नेमाडे यांचा जातीविचार 
आणि भारतीय जातीव्यवस्था 


मराठीत ज्या मोजक्याच साहित्यिक चळवळी विसाव्या दातकात झाल्या त्यांतील देशीवादी 
चळवळ ही एक अतिशय महत्त्वाची चळवळ होय. किंबहुना मराठी साहित्याला उपकारक अशी 
दुसरी कुठली चळवळ मराठी भूमीत आधुनिक काळात झाल्याचे मला तरी दिसत नाही. वारकरी 
व महानुभव चळवळीनंतरची ही महत्त्वाची चळवळ मानायला हरकत नाही. मराठीचा कुठलाही 
सुजाण वाचक या चळवळीच्या ऋणात राहील. मात्र एखादी गोष्ट आपल्याला कायमची ऋणी 
करून ठेवते ह्याचा अर्थ ती कायमपणे बरोबरच असेल असे मात्र नाही. आयुष्य हे इतके गतिमान 
असते की ते सर्वच नव्या गोष्टी थोड्याच कालावधीत जुनाट करून टाकत असते. ह्या चळवळीची 
नव्या संदर्भात तपासणी करणे त्याचमुळे आवश्‍यक वाटते. 

मराठीत देशीवादी चळवळीचे श्रेय कुणा एकाला देणे अवघड वाटते. मात्र एकंदरीत दिलीप 
चित्रे, चंद्रकांत पाटील आणि भालचंद्र नेमाडे ह्यांची नावे ह्या संदर्भात प्रामुख्याने घेतली जातात. 
ह्यातील दिलीप चित्रे यांना सत्यकथेचे आंतरराष्ट्रीय वारे थोडेफार लागल्याने त्यांची सुरुवातीची 
भूमिका देशी आहे का ? द्याची शंका वाटते. "पुन्हा तुकाराम मध्ये मात्र ते पूर्णपणे देशीवादाच्या 
घरात आलेले दिसतात. अन्यथा त्यांच्या सुरवातीच्या कालखंडात त्यांची समीक्षा देशीवादाच्या 
अंगणात नाचत असलेली दिसते. त्यांच्या भूमिकेला आत्मनिष्ट देशीवाद म्हणता येईल, कदाचित 
दिलीप चित्रे हे प्रामुख्याने कवी असल्याने व नेमाडे हे प्रामुख्याने कादंबरीकार असल्याने दोघांच्या 
भूमिकेत आत्मनिष्ठ आणि वस्तुनिष्ठ असा फरक पडला असावा. अनेकदा समीक्षक कुठला 
वाङ्मयप्रकार कलावंत म्हणून हाताळतो यावर त्याची समीक्षात्मक भूमिका अवलंबून असते. 
भालचंद्र नेमाडे हे बऱ्यापैकी कवी असल्याने (ते कादंबरीकार म्हणून थोर आहेत) पु. दि. ऐेगेंच्याबाबत 
त्यांची भूमिका दुभंगलेली आढळते. चंद्रकांत पाटील हे मध्यम दर्जाचे कवी आहेत (ह्याला. 
'निःसंदर्भ' काहीसा अपवाद) त्यांची समीक्षा ही वर्तमानपत्री व त्रोटक झालेली आढळते. त्यातच 
तत्यकथेचे समीक्षक इंग्रजीत फेऱ्या मारून मराठीतून आंतराष्ट्रीय समीक्षा लिहायचे तसे है 
गृहस्थ हिंदीत फेऱ्या मारून आणि इंग्रजीत चकरा टाकून समीक्षा लिहीत असल्याने त्यांची 
भूमिका ही मराठीपेक्षा हिंदीशीच जास्त निगडित झालेली आहे. हिंदीत गजानन मुक्तिबोध नावाच्या 
कवीने जी समीक्षा केली तिचा एक अस्पष्ट प्रभाव त्यांच्या समीक्षेवर जाणवतो. भालचंद्र नेमाडे 
CODES 

टीकाहरण / ६८ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिब्यबस्था 


मात्र आरंभापासून अंतापर्यंत देशी समीक्षक म्हणून वावरताना दिसतात. देशीबादाची भूमिका 
अतिद्राय प्रभावीपणे त्यांनी मांडल्याने त्यांच्याभोवती एक 'कल्ट'वादी वलय तयार झालेले स्पष्टच 
दिसते आहे. त्यातच आमच्या आधीच्या पिढीतील रंगनाथ पाठारे ते राजन गवस वगैरे कादंबरीकार 
नेमाडेंच्या देशी नवतेचा अतिहाय समर्थपणे आपल्या सृजनशील लेखनात विस्तार करत असल्याने 
त्यांचा सर्व खटाटोप य्वास्बी होऊ लागलाय असे दिसते. किंबहुना त्यांचा हा विस्तार यशस्वी 
होणे मलाही मराठीच्या विकासासंदर्भात अतिशय आवश्यक वाटते. किंबहुना आमच्या आधीच्या 
पिढीची ती जबाबदारीच आहे असे मला वाटते. 

मराठी समीक्षेच्या इतिहासात २२ ऑगस्ट १९८० ते २५ ऑगस्ट १९८० हे तीन दिवस 
फार महत्त्वाचे आहेत. कारण ह्याच दिवशी पॉप्युलर प्रकाशनाचे मालक श्री. रामदास भटकळ 
आणि शिवाजी विद्यापीठ यांनी एकत्र येऊन कोल्हापुरात मराठी साहित्यावर एक खुले चर्चासत्र 
आयोजित केले. द्या चर्चासत्रात भालचंद्र नेमाडे यांनी अतिशय प्रभावीपणे देशीवादाचे समर्थन 
करून चित्रे, कोलटकर यांच्या कवितांपासून सुरू झालेली देशीवादाची घोडदौड निर्विवादपणे 
समीक्षक मान्यतेच्या अश्‍वमेध यज्ञानंतरच्या साफल्यापर्यंत न्हेली. विद्याधर पुंडलिकांचा थोडासा 
अपवाद करता नेमाडेंशी दोन हात करणे कुणाला जमले नाही आणि हातकणंगलेकरांसारखे 
समीक्षकही देदीवादाकडे कळले. त्यामुळे १९८० नंतर महाराष्ट्रातील अनेक नव्या सृजनशील 
ऊर्मी स्वखुशीने देशीवादाच्या राज्यात सामील झाल्या. द्यानंतरचे श्री. पु. भागवत यांच्या 
सत्यकथेचे बंद पडणे हा योगायोग नव्हता. किरण नगरकरांची ' सात सकं त्रेचाळीस ' हा 
सत्यकथेने दिलेला शेवटचा ताकदीचा हुंकार होता. (द्या कादंबरीत अस्तित्वाच्या काव्यात्मक 
अंगाचे पडसाद चांगले उमटले, पण सत्यकथेचे रोमॅण्टिक धुके वाजवीपेक्षा जास्त झाल्याने ' 
आशय स्पष्ट दिसणे ' अधूनमधून बंद झाले; मात्र चौथ्या नवतेच्या संदर्भात ही कादंबरी 
कोसळाइतकी नसली तरी बरीच महत्त्वाची आहे ह्याविषयी दांका नाही), ह्यापू्ीच आनंद यादवांनी 
सत्यकथेतून देशी उडी घेऊन ग्रामीण साहित्याची चळवळ उभी केली होती. दलित चळवळीने 
आपले पाय आधीच फैलावले होते. ह्या सगळ्या पाइ्वभूमीवर देशीवादाची संपूर्ण चिकित्सा होणे 
आता आवइयक वाटते. मराठीतील देशीवादाची चिकित्सा भालचंद्र नेमाडे यांच्या समीक्षात्मक 
लिखाणातून सुरू होते व सध्या तरी तिथेच संपते. दिलीप चित्रेंची समीक्षा ज्या दिवशी पूर्ण 
संकलनाच्या स्वरूपात सामोरी येईल तेव्हा तिचा विचार करता येईल. इथे नेमाडेंच्या ' टीकास्वयंवर 
' ह्या पुस्तकातील देशीवादाची चिकित्सा केली आहे. 

भालचंद्र नेमाडे यांच्या भूमिकेतील सर्वात मोठा विरोधाभास कोणता असेल तर तो 


टीकाहरण / ६९ 


Scanned with CamScanner 


ट नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि iii जातिब्यवस्था 


333” ॒खख”॒खय”ळ”ळ 
————— 


००... 
म्हणजे ज्या देशीबादाचे समर्थन ते करतात तो देशीवादच मुळात देशी नाही. मराठीतीठ 
विचाराप्रमाणे हा विचारही परदेशातून आयात केलेला आहे. भारतीयांच्याकडे एकमेव देशी र 
कोणती असेल तर ती म्हणजे ' आळस ' | (हे मी विनोदाने लिहितोय) त्यामुळे स्वतंत्र विचारसरणी 
तीही आपल्या आयुष्याच्या संदर्भात करणे इथल्या विचारवंतांना अद्यापही शाक्य झालेले नाही 
इथले आध्यात्मिक पुढारी मात्र नेहमीच इथल्या मातीशी निगडित राहिले आणि त्यांनी देशाऐवजी 
नेहमीच संपूर्ण विवासाठी पसायदान मागितलेले दिसते. माझ्या भूमिकेचे नाते त्यांच्याशी निगडित 
आहे हे मी प्रथमच स्पष्ट करतो. नेमाडेंनी वृक्ष या संकल्पनेचा वापर करून (जी त्यांच्या क्षत्रिय 
जाणिवेला साजेशी आहे) त्यांची भूमिका मांडल्याने प्रथम आपण तिचा विचार करू व नंतर 
जातिव्यवस्था ह्या देशीयतेच्या एका मुख्य आधाराकडे वळू, 

विवेचनाला सुरुवात करताना आणखी दोन गोष्टी इथे सांगाव्याझा वाटतात. पहिली गोष्ट 
मराठीतील येऊ घातलेल्या पोरांसाठीच आहे. ( माझे सर्व समीक्षात्मक लिखाण त्यांच्यासाठीच 
असते. भारतातील म्हाताऱ्या विचारवंतांचा मेंदू वयोमानाप्रमाणे आपोआपच गुडघ्यापर्यंत सरकत 
सरकत येतो. त्यामुळे त्यांना काही सांगण्यात अर्थ असतो असे वाटत नाही. अर्थात काही 
सन्माननीय अपवाद आहेतच.) नेमाडे, चित्रे, पाटील प्रभृतींनी जो देशीबादाचा शोध घेतला तो 
काहीसा उलटा होता. हे देशीवादी फांद्यांतून मुळाकडे आले. नेमाडेंनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्या 
पिढीने कधीच सुरुवातीला युरोपचा व्यास कोण हा प्रश्‍न विचारला नाही, तर भारताचा दोक्सपिअर 
कोण हा प्रश्‍न विचारला (पाहा, प्रतिष्ठानचा मे, जून १९९३ चा अंक) त्यामुळे सुरुवातीला द्या 
लोकांनी आपल्या अस्तित्ववृक्षाच्या फांद्याच पकडल्या. ह्या फांद्यांवर लोंबकळताना जे असह्य 
ताण निर्माण झाले त्यातून ह्यांनी स्वतःला नीट उभे करण्यासाठी मुळाकडे धाव घेतली आणि 
त्यानंतर स्वतःची मुळे प्रथम घट्ट करा आणि मग तुमच्या फांद्या हव्या तेवढ्या विश्‍वभर न्या ' 
अशी भूमिका नेमाडे मांडू लागले. (' मराठी साहित्य : प्रेरणा आणि स्वरूप ' ह्या ग्रंथातील पान क्र. 
७४ वर त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे.) द्या कल्पनेत साहित्यिक हा वृक्षासारखा असून त्याची 
मुळे परंपरेत रुजलेली असावीत आणि मग त्याने आपल्या फांद्या बिइवभर न्याव्यात असे अध्याहृत 
आहे. 
५माढे यांच्या द्या वुक्ष संकल्पनेत अनेक गफलती आहेत. पहिली गफलत म्हणजे हा वृक्ष 
सांस्कृतिक अर्थाने विदेशी आहे. त्यात मूळ केवळ खोल खोल जाते आणि फांद्या आकाशात 
वाढत जातात असे गृहीत धरलेय. नेमार्डेच्या दुर्दैवाने भारतीय वृक्षाची सांस्कृतिक संकल्पना 
बटवृक्ष (वड) आहे आणि मानवी अस्तित्वाच्या संदर्भात ती अधिक सार्थक आहे. वडाची 


टीकाहरण / ७० 
Scanned with CamScanner 


Mmmm SS PY 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


केवळ खोल झिरपत नाहीत तर पुन्हा वरच्या शाखांना पारंब्या फुटून खाली येतात आणि रुजतात 
तेव्हा जमिनीत मुळे आणि आकाझात फांद्या ही संकल्पना तितकीशी स्री नाही. मूळ, झाड, 
शाखा, शाखांतून पुन्हा जमिनीत शाखा, प्रशाखा असाच अस्तित्वाचा प्रवास असतो. तेव्हा 
अस्तित्वाने आपली मुळे केवळ आपल्या परंपरेतच रुजवातीत हा आग्रह चुकीचा आहे. अस्तित्वाने 
आपली मुळे केवळ देशीच नव्हे तर इतर बिदेशी परंपरांतही सखोल न्ह्यावीत आणि नित्य नव्याने 
शाखा-प्रशाखा वाढवत न्याव्यात. “महाराष्ट्र देशी असावे' हा चक्रधरांचा उपदेश चित्रे आणि 
नेमाडे यांनी प्रमाण मानळाय, पण तो पूर्ण चुकीचा आहे. त्यामुळे चक्रधर महारा्ट्रापलीकडे मजल 
मारू शकले नाहीतच. उलट महाराष्ट्रातही त्यांच्या पंथाचा -हासच झाला. शेवटी वाढ ही अवकाश 
सतेत रुंदावत नेणारी प्रक्रिया आहे तिलाच तुम्ही देशाच्या मर्यादा घालाल तर संपाल. चक्रधरांनी 
ती घातली त्यामुळे चक्रधर संपले. ज्ञानेइबरांनी बिइवासाठी पसायदान मागितले, ते वाढत राहिले 
आणि शेवटी तुकोबाच्या रूपाने आकाशाला भिडले. नेमाडेंनी कोसलात देशीयता नावाची भानगड 
येऊ दिली नाही. कोसला वाढत राहिली. बिढार, जरीला, झूलमध्ये देशी झाले आणि सगळी ग्रेस 
गमावून बसले. चित्रेंनाही आवडणारा ऑक्टोव्हिया पॉझ ' इस्ट स्लोप ' मध्ये आशियाई परंपरात 
मुळे न्यायला धडपडला. परिणामी उत्कृष्ट नाही तरी उत्तम कविता लिहू हाकला. ह्याउलट दिलीप 
चित्रे ' बर्फाच्या दिवसात ' मध्ये महाराष्ट्र देशी वसल्याने कळत नकळत तिथल्या परंपरांच्या 
मुळांना पारखे झाले आणि फांद्याफांद्यावरच उड्या मारत राहिले. (विशेषतः रडियावरील कविता) 
तेव्हा आपली मुळे केवळ आपल्या देशी परंपरेतच रुजवावीत हे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. 
नेमाडेंची ह्याच वृक्ष संकल्पनेतील दुसरी गफलत म्हणजे प्रथम मुळे नंतर फांद्या असा 
अनुक्रम. प्रत्यक्ष मानवी अस्तित्वाबाबत अनेकदा नेमकी उलट प्रक्रिया दिसते. बीजामध्ये केवळ 
मुळाच्या राक्यता कधीच नसतात. त्यात शाखा-पुले-पाने यांच्याही शाक्यता सुप्तपणे.असतात. 
त्यामुळे मानवी अस्तित्वाबाबत अनेकदा घडते असे की, फांद्या अधिक वाढू लागल्या की संपूर्ण 
वृक्षाचा तोल आणि संभार सांभाळण्यासाठी अस्तित्वाची मुळे अधिक खोळ न्यावी लागतात. 
त्यामुळेच मानवाने आणि कलावंताने आपल्या फांद्या जगभर न्ह्याब्यात आणि त्यातून पुन्हा 
आपली मुळे दुसऱ्या परंपरातही रुजवावीत. नेमाडे आणि चित्रे यांना देशीयतेचा लागलेला शोध 
हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारामुळे लागलेला शोध आहे. म्हणून माणूस जितका अधिक 
आंतरराष्ट्रीय तितका अधिक देशी असतो. माणसाला वैश्‍विक लिहिण्यासाठी अधिकाधिक खाजगी 
व्हावं लागतं. दुर्देवाने मराठीत खाजगी संवेदनशीलता लपवून खोटं खोटं रोमॅण्टिक आणि सामाजिक 
लिहिण्याची परंपराच फोफावल्याने मराठी साहित्य वैशविकतेला पारखे झालेले दिसते. उदा. 


टीकाहरण / ७१ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 

~ 
जातीयतेचा अनुभव प्रत्येकाला येतो, आला. पण त्याविषयी साहित्यात मात्र कुणी लिहिलं नाही, 
ह्याउलट दलितांनी खाजगी आत्मचरित्र लिहिण्यास सुरुवात करताच जातिब्यवस्थेचे सर्वकष 
स्वरूप समोर आले. भारतातील रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, आंबेडकर हे महापुरुष 
अधिक आंतराष्ट्रीय होते म्हणूनच अधिक देशी झाले. त्याउलट लो. टिळक आणि सावरकर हे 
देशीबादी असल्याने सर्वात कमी देशी झाले (सावरकरांचा ह्याबाबतीतला अहंकार इतका मोठा 
की सावरकरांना एकदा त्यांच्या अनुयायाने ' तुम्ही मार्क्स वाचला होता का ? ' असे विचारले 
असता सावरकरांनी त्याला उत्तर म्हणून प्रतिप्रहन केला- “ मार्क्सने सावरकर बाचला होता 
का ?”) ह्यातील कळीचा मुद्दा असा की, तुम्हाला अस्सल देशी होण्यासाठीही आंतरराष्ट्रीय 
असावे लागते. अमेरिकेतील भारतीय माणसाला स्वतःचा ॥॥५।३॥१९७5 जेवढा जाणवेल तेवढा 
भारतातल्या भारतीयाळा जाणवणार नाही. कारण तुलना करण्यासाठी मुळातच त्याच्यासमोर 
दुसरी संस्कृती नाही. क 

नेमाडेंच्या द्या वृक्ष संकल्पनेतील तिसरी गफलत म्हणजे मुळाचा विकास हा फक्त मर्यादित 
देशातच होतो हे त्यांचे गृहीतक. प्रत्यक्षात माणसाचे अस्तित्व ही एक अनंत शक्‍यता असलेली 
बीजस्थिती आहे. त्यामुळे एखाद्याची मुळे केवळ देशातच नव्हे तर परदेशापर्यंत भिडतात आणि 
ती तशी विस्तारतच राहतात. माणसाचे अस्तित्वभान हे केवळ देशी परंपरेतूनच नव्हे तर 
आंतराष्ट्रीय परंपरांच्या समावेदानातून आणि समायोजनातूनही विकसित होत असते. माणसाचा 
अस्तित्ववृक्ष फांद्याने वाढत जातो तसेच मातीखालीही मुळाने पसरत पसरत जातो. 

नेमाडेंची चौथी गफलत म्हणजे त्यांचा * कलमी ' प्रक्रियेवर असलेला अविदइवास. माणूस 
हे एक झाड मानले तर त्याच्यावर इतर अनेक परंपरांची झाडे कलम करता येतात आणि त्याचा 
त्या कलमाला आणि झाडाला दोघांनाही फायदा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, भारतीय संस्कृतीवर 
पाइचात्त्य विज्ञानविश्ेचे झालेले कलम. नेमाडेंना कलमी व्यवस्था लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही. 
कारण त्यांची वृक्षाविषयी संकल्पना ही क्षत्रिय आहे. वैय जाणिवेत वृक्षाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच 
बदलला आहे. 


नेमाडेंची ही वृक्षसंकल्पना एका अर्थाने आधारशीला असल्याने तिचा ऊहापोह केला. 
नेमाडेंच्या दुसऱ्या गोष्टीचा विचार आता करू. 

नेमाउँची सर्व समीक्षा पाहिली तर त्यांनी एक स्टान्स घेतलाय हे सतत जाणवते. नेमाडेंच्या 
ह्या भूमिकेत सतत सार्त्रच्या अस्तित्ववादी वृत्तीचा स्टान्स जाणवत राहतो. त्यांचा हा स्टान्स 


_ 
टीकाहरण / ७२ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिब्यबस्था 


देशी नाही एवढे इथे नमूद करावेसे वाटते. नेमाडे हे अलिकडच्या काळातील मराठी साहित्याच्या 
रंगभूमीवर नेमका काय रोल करायचा आहे याची पूर्ण कल्पना असलेले पहिठे समीक्षक आहेत. 
आपल्याकडील बहुतेक समीक्षकांचा कुठल्याच मूल्यावर ठाम विश्‍वास नसतो; त्यामुळे ह्यांची 
समीक्षा म्हणजे केवळ अँकंडेमिक जोर-बैठकांची व्यायामशाळा बनते. उदारमतवादाच्या गोंडस 
नावाखाली कसलीही मूल्ये नसलेली समीक्षा हे लोक लिहितात. उदारमतवादाचा अर्थ इतरांच्या 
सर्व मतांविषयी उदार असणे, आदर बाळगणे हा आहे. ह्या भूमकेत माझी भूमिका ठाम आहे, 
तझी तुझी भूमिका ठाम आहे. पण मी तरीही तुझ्या भूमिकेला मान देतो हे अभिप्रेत आहे. 
आपल्याकडील समीक्षकांनी मात्र द्याचा अर्थ “ माझी भूमिका, सर्व समीक्षा सर्व मतांना खुली ” 
असा केला आहे. त्यामुळे एकाच समीक्षकाच्या समीक्षेत रसविचारापासून आदिबंधात्मक, 
अस्तित्ववादी विचारापर्यंत सर्व विचार सुखेनैव नांदतात आणि ह्या विचारात त्या समीक्षकाचा 
स्वतःचा असा काही विचार दिसत नाही. नेमाडेंच्या स्टान्समध्ये असा लेचेपेचेपणा दिसत नाही. 
त्यांच्या समीक्षेचा हा एक महत्त्वाचा गुण मानायला हरकत नाही. 

माझा स्वत:चा स्टान्स हा थोडासा वेगळा आहे. मला वाटतं, परिवर्तनाचा वैश्‍विक स्टान्स 
(जो देशीही आहे) हा गौतम बुद्धाने स्वतःच्या उदाहरणाने सिद्ध केलाय आणि हा स्टान्स सा्त्रपेक्षा 
अधिक थोर व प्रगल्भ आहे. कारण तत्त्वज्ञानापेक्षा करुणा ही अधिक उंचीची गोष्ट आहे असे मला 
वाटते. हजार कवितांपक्षा प्रेम आणि समग्र मनापेक्षा (ज्याला बुद्ध आत्मा म्हणतो) महानिर्वाण ही 
अधिक मूल्यवान गोष्ट आहे असे मला वाटते. माझा स्वतःचा स्टान्स हा बुद्धाचा करुणावाद, 
भांडवली अर्थव्यवस्था प्रमाण मानणारा वैज्ञानिक भांडवलशाहीवाद, चातुर्वर्ण्य नाकारणारा 
उपनिषदिक आनंदवाद (वेद, स्मृती आणि चातुर्वर्ण्य मानणारी सर्व पुराणे व उपनिषदे ही सर्व रद्दी 
आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे) ह्या त्रिसूत्रींवर आधारित आहे. ह्या त्रिसूत्रीवर फुले-आंबेडकरांचा 
प्रभाव पडणे अटळ आहे. मात्र बाबासाहेबांचा समाजवादाचा पुरस्कार मला मान्य नाही. मी 
माझ्या भांडवलविषयक दृष्टीला ' आनंदवादी भांडवल्शाही' दृष्टी म्हणतो आणि हा आनंद घेण्याचा 
आधिकार जितका मानवाला आहे तितकाच मानवेतरांना आहे हे मान्य करतो व ' वृक्षवली आम्हा 
सोयरी ' मानणाऱ्या तुकोबाच्या आनंदवादी पर्यावरणवादी दृष्टिकोनाला स्वतःची दृष्टी जोडून 
घेतो. भांडवलशाहीतीळ तृष्णेचे (हा ब्द मी बुद्धाच्या अर्थाने वापरतो) नियंत्रण केळे नाही तर 
काय होते हे पर्यावरण नष्ट करायला निघालेल्या बुद्धू लोकांनी उघडपणे दाखवून दिले आहे. तेव्हा 
तरुण मराठी साहित्यकांनी मा््सवादाला विरोध करताना, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करताना 
पर्यावरणाबाबत भारताचा हजारो वर्षे चालत आलेला समायोजनाचा सुबुद्ध दृष्टिकोन साहित्यात 


टीकाहरण / ७३ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


त्याची गरज आहे. 
गरजेचे वाटते. जगाला आज त्याची गरज अ संदर्भात 
प्रकट र्न ही म्यत:समाजशाखीयन मानवशास्रीय आहे. तेव्हा तिच्या संदर्भात 
तताड ठा प्ांडणे आवश्यक वाटते. ही रै समाजशास्त्रज्ञाची 


विचार करताना मला माझी जीवनदृष्टी थोडक्यात बेलची 
नसून कलावंताची कुणालाही जाणवेल अङ्गी आहे. जातिव्यवस्था व देशव्यवस्था हे नेमाडेंच्या 


देशीयतेचे दोन मुख्य आधार आहेत. त्यांचा विचार करताना प्रथम विश्वाचा व en 
विचार करावाच लागतो. तेव्हा प्रथम आपण विश्वाचा विचार करू मग समाजाचा विचार करू 


आणि त्यानंतर जातिव्यवस्थेकडे वळू. 
आपण आज विइवाचे 'दर्शन' घेतले तर आपणाला बिइवाच्या दहा पातळ्या जाणवतात. 


१) आहे २) सृष्टी 

३) वास्तव ४) तथ्य 

५) प्रतिसृष्टी ६) प्रतिवास्तव 
७) प्रतितथ्य ८) चिन्हसृष्टी 
९) चिन्हवास्तव १०) चिन्हतथ्य 


ह्या दहाही पातळ्या आज अस्तित्वात आहेत. सर्वसाधारण भारतीय परंपरेत विश्‍व ही 
पातळी मूळ मानली जाते. इतर पातळ्या फांदया मानल्या जातात. मला वाटते असे मानण्याची 
गरज नाही. मात्र विश्वाची 'आहे' ही पातळी ही आनंदरूप आहे असे मात्र निश्‍चितपणे आणि 
अनुभवाच्या आधारे मी म्हणेन. 

विश्‍वाची आहे ही पातळी मितींच्याही पलीकडील आहे. इथे बिइव केवळ असते आणि 
त्याला अवकाश आणि काळाचे बंधन असत नाही. आहे सतत क्रियाशील असते. क्रियाशील 
आहे म्हणजे आहेन होय. झा आहेनचा अनुभव म्हणजे आहेनानुभव होय. 

_ आहे जेव्हा मितींनी बद्ध असते तेव्हा ते 'सृष्टी' असते. सृष्टी म्हणजे मितींनी बद्ध केलेले 
आहे.' मानवाला सध्यातरी अवकाशाच्या लांबी, रंदी, खोली ह्या तीन मित्या आणि काळ ही 
ता मि ल 

pe आहे जेव्हा मितीत बद्ध होते तेव्हा ते असंख्य सांत रूपात प्रकट होते. 
ची ही सांत रूपे म्हणजे ' मितिक ' होय. मानव वनस्पती, बेडूक मितिके 
आहेत त्यांना मितिक म्हणण्याचे कारण ती भतीनीः find piu 

बद्ध आहेत. सृष्टी ही अशा अनंत मितिकांची 


टीकाहरण / ७४ 


Scanned with CamScanner 


be 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिब्यबस्था 


समष्टी असते. 


सृष्टीतील मितिकांना आपण शरीर ही संज्ञा वापरू सृष्टीचे किंबा शरिराचे गोचर होणारे रूप 
म्हणजे वास्तव होय. सृष्टीत अनंत मितिके शारीरे असतात पण इंद्रियांना ती कधीच त्यांच्या 
मर्यादेमुळे संपूर्ण गोचर होत नाहीत. उदा. आपणाला एखाद्या शरीराचे तोंड दिसले तरी पाठ 
दिसत नाही. प्रत्यक्षात ते रारीर समग्र रूपात अस्तित्वात असते पण इतर शरीरांना ते समग्र रूप 
कधीच कवटाळता येतं नाही. 


इंद्रियांनी ग्रहण केलेल्या वास्तवाचे मितिकात रेकॉर्ड झालेले, मुद्रित झालेले रूप म्हणजे 

'तथ्थ' होय. तथ्थ हे अनेकदा वास्तवाचे उमटलेले प्रतिबिंब असते. सर्वच मितिकांना ऐंद्रिय 

क्षमता नसते तसेच तथ्थ निर्माण करण्यासाठी क्षमता नसते. काही मितिकात मात्र तथ्थ निर्माण 

करण्याची क्षमता अफाट असते. उदाहरणार्थ, मानव. मानवात वास्तवाचे मेंदूत मुद्रण करून 

ठेवण्याची क्षमता अफाट आहे 

अनेक मितिकांजवळ सृष्टीत असलेल्या मितीकांतून नवी नवी मितिके तयार करण्याची 

सृजनशीलता असते. मितिकांनी उत्पादित केलेली मितिकांची समष्टी म्हणजे प्रतिसृष्टी होय 

- उदा. पक्ष्यांचे घरटे, मुंग्यांचे वारूळ इत्यादी. प्रतिसृष्टी निर्माण करण्याची सर्वात जास्त ताकद 

` मानवाजवळ आहे. खुर्च्या, टेबल, पंखे बगैरे वगैर मितिकांनी ही प्रतिसृष्टी गजबजून गेली आहे. 

प्रतिसृष्टीच्या किंवा प्रतिसृष्टीतील ह्या मितिकांना 'वस्तू' असे म्हणता येईल. मितिकांचे 

गोचर होणारे रूप म्हणजे प्रतिवास्तव होय. प्रतिसृष्टीत अनेक मितिके असतात पण इंद्रियांच्या 

मर्यादेमुळे ती कधीच संपूर्ण गोचर होत नाहीत. प्रत्यक्षात ते मितिक समग्र रूपात अस्तित्वात 

असते पण इतर मितिकांना ते समग्र रूप कधीच कवटाळता येत नाही. प्रतिवास्तव म्हणजे अदा 
मितिकनिर्मित वस्तूंचे गोचर संवेदन होय. 


इंद्रियांनी ग्रहण केलेल्या प्रतिवास्तवाचे मितिकात मुद्रित झालेले रूप म्हणजे प्रतितथ्य 
होय, हे अनेकदा प्रतिवास्तवाचे उमटलेले प्रतिबिंब असते. सर्वच मितिकांना ऐंद्रियक्षमता नसते 


तसेच प्रतितथ्य निर्माण करण्याची क्षमता नसते. काही मितिकात मात्र प्रतितथ्य निर्माण करण्याची 
क्षमता अफाट असते. उदा. मानव 


दोन मितिके दळणवळण साधताना अनेकदा तिसऱ्या मितिकाचा वा अंतर्गत भावाचा 
किंवा क्रियेचा संदर्भ येतो, अशा बेळी ते तिसरे मितिक बा भाव वा क्रिया प्रत्यक्ष दळणवळणात 


oo 


टीकाहरण / ७५ 


ame + 
Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्ययस्था 

Ty 
सामील होणे शाक्य नसते. उदा. दोन मानवातील एखाद्या झाडाचा उल्लेख. हे झाड प्रत्यक्ष घेउन 
हिंडणे शक्‍य नसते किंवा तशी गरज नसते तेव्हा त्या झाडाऐवजी 'झाड' असा दाब्द वापरला 
जातो. इथेच चिन्हांची निर्मिती होते. झाड हा झाब्द इथे चिन्ह आहे. किंवा उदासी हा भाव, भय 
हा भाव, सावधानता हा भाव है प्रत्यक्ष दाखवणे अद्वाक्य बनते तेव्हा ते हावभाव, ध्वनी, भाषा 
निर्माण करून पोहोचवले जातात. थोडक्यात, मितिकांनी निर्माण केलेल्या चिन्हांची समष्टी म्हणजे 
चिन्हसृष्टी होय. चिन्ह्सृष्टी निर्माण करण्याची सर्वात जास्त ताकद मानवात आहे. ब्द, सूर, 
रेषा, रंग, आकार, फिल्म, रंगमंच वगैरेंनी ही चिन्हसृष्टी गजबजलेली आहे. 'मानव', सृष्टीतील झाड 
ह्या मितिकापासून खुर्ची है प्रतिसृष्टीतील मितिक आणि ह्या दोन्ही मितिकातून 'झाड', 'खुर्ची' हे 
दोन शाब्द वगैरे चिन्हे अशी निर्मिती करतो. मानव हाही बिइवाचाच अंशा असल्याने मानवाने 
जन्माला घातलेली प्रतिसृष्टी आणि चिन्हसृष्टी हीही विश्‍वाचीच निर्मिती आहे. ह्यातील झाड ही 
निर्मिती श्रेष्ठ व खुर्ची किंवा खुर्ची हा दाब्द कनिष्ठ असा भेद करणे योग्य नव्हे. मानवाने निर्माण 
केलेले अन्न नैसर्गिक आणि मानवाने निर्माण केलेली व्हिटॅमिनची टॅबलेट अनैसर्गिक हे गृहीतक 
योग्य नव्हे. ह्या विइवात जे जे निर्माण होते ती ती बिइवाचीच निर्मिती आहे. ह्यातील कुठली 
निर्मिती चांगली, कुठली वाईट हे ठरवणे मात्र सहज दाक्य आहे. उदा. प्रदूषण हे वाईटच मानले 
पाहिजे. पूर्वी चिन्हांची निर्मिती ही कनिष्ठ मानली जात असे. प्रत्यक्ष झाडापेक्षा 'झाड' हे शब्दचिन्ह 
दुय्यम मानले जात असे. अलीकडील देरिदा ह्या फ्रेन्च तत्त्वज्ञाने ह्या द्वैताला आव्हान देउन 
प्रत्यक्ष झाडाइतकेच 'झाड' ह्या ाब्दचिन्हाचे महत्त्व प्रतिष्टित केले. पण चिन्हाचे महत्त्व प्रतिष्टित 
करता करता प्रत्यक्ष झाडाचे महत्त्व दुय्यम झालेले दिसते, ही दोन्हीही टोके आहेत. प्रत्यक्ष झाड 
आणि 'झाड' हे शाब्दचिन्ह दोघेही निर्मितीच्या पातळीवर समानच आहेत. मात्र प्रत्यक्ष झाड 
आणि 'झाड' हे राब्दचिन्ह, प्रत्यक्ष भाकरी आणि 'भाकरी' हे दाब्दचिन्ह ह्यांच्यात कार्याच्या 
पातळीवर फरक आहे हे आपण मान्य करायला हवे. देरिदा याची मीमांसा ही मितिककेंद्री असल्याने 
आणि त्याच्याही मीमांसेत क्रिया/मितिक असे द्वैत अस्तित्वात असल्याने त्याचे क्रियेच्या 
पातळीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रत्यक्ष भाकरीने पोट भरते आणि भाकरी ह्या दाब्दाने पोट भरत 
नाही. तर प्रत्यक्ष भाकरीने संदेशवहन राक्य नाही तर 'माकरी' ह्या झाब्दचिन्हाने संदेदाबहन शाक्य 
होते. इथे प्रत्यक्ष भाकरीचे काम भूक भागवणे हे आहे तर 'भाकरी' ह्या हाब्दचिन्हाचे काम 
संदेशवहन करणे हे आहे. कोणी म्हणेल ह्यातील भूक भागवणे हे कार्य अधिक महत्त्वाचे आहे. 
प्रत्यक्षात असे म्हणता येणार नाही. भूक भागवणे आणि संदेशवहन करणे ही दोन्ही कामे जगण्याच्या 
RE REE 


टीकाहरण / ७६ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


पातळीवर समामच आहेत. उदा. भूक लागली असता भाकरी खात असताना वाध आला आणि 
जिवाच्या आकांताने एखाद्याने ओरडून “वाघ आळा 'ह्य दोन राब्दचिन्हांच्या साहाय्याने धोक्याचा 
इशारा दिला आणि त्यामुळे तुमचा जीव वाचला तर इथे संदेशवहन हे कार्य जगण्याच्या पातळीवर 
फार महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसते. आजकाल तर मानवाची सारी दुनियाच कम्युनिकेशनवर उभी 
आहे. त्यामुळे चिन्हांना दुय्यम स्थान देण्यात काहीच अर्थ नाही. मात्र संदेशवहन ही एक पातळी 
आणि भूक भागवणे ही एक पातळी आहे द्याचे भान विसरू नये. ह्यात कुठलीच पातळी सरस 
किंवा अधिक अस्सल नाही. दोघीही सरस व दोघीही अस्सल आहेत. 

ऐंद्रिय मितिकांना चिन्ह्सृष्टीचे किंवा चिन्हांचे गोचर होणारे रूप म्हणजे चिन्हवास्तव होय. 
चिन्हसृष्टीत अनंत चिन्हे असतात पण इंद्रियांना त्यांच्या मर्यादेमुळे ती संपूर्ण गोचर होत नाहीत. 
उदा. चित्रपटातील एका ़ेममधील सर्वच गोष्टी आपणास गोचर होत नाहीत. किंवा पुतळ्याचे 
तोंड दिसते तेव्हा पाठ दिसत नाही. प्रत्यक्षात ते चिन्ह (चिन्हे हीही मितिक असतात हे लक्षात 
ठेवणे आवश्‍यक आहे) समग्र स्वरूपात अस्तित्वात असते. पण इतर मितिकांना ते समग्र रूप 
कधीच कवटाळता येत नाही. चिन्हांचे इंद्रियांना गोचर होणारे रूप म्हणजे चिन्हवस्तू होय. 
चिन्हवास्तव हे अशा चिन्हवस्तूंची समष्टी होय. 

इंद्रियांनी ग्रहण केलेल्या चिन्हवास्तवाचे मितिकात मुद्रित झालेले रूप म्हणजे चिन्हतथ्य 
होय. चिन्हतथ्य हे अनेकदा चिन्हवास्तवाचे उमटलेले प्रतिबिंब असते. आपणाला जी स्वप्ने 
पडतात ती तथ्य, प्रतितथ्य आणि चिन्हतथ्य द्यांच्यामुळेच शाक्य होतात. सर्वच मितिकांना 
ऐंद्रिय क्षमता नसते. तसेच चिन्हतथ्य निर्माण करण्याची क्षमता नसते. काही मितिकांत मात्र 
चिन्हतथ्य निर्माण करण्याची अफाट क्षमता असते. उदा. मानव. 

विव ह्या सर्व पातळ्यात असते. प्रकाश जसा कण आणि तरंग स्वरूपात असतो तसेच 
हे विइव ह्या दहा पातळ्यांत असते. ह्यातील कुठली पातळी पहायची वा अनुभवायची हे 
निरिक्षणकर्त्याच्या इच्छेवर अवलंबून असते. द्या दहाही पातर्ळ्यंतील अद्वैत अनुभवणे म्हणजेच 
मोक्ष होय. ह्या पातळ्यांत सतत अद्वैती, युग्म, विशिष्टाद्रैती आणि द्रेती अशा परस्परक्रिया चाळू 
असतात द्वैत निर्माण होणे ही जगण्याची तर अद्वैत निर्माण होणे ही असण्याची आद्य अट असते. 
अनेकदा द्वैत, युग्म आणि विशिष्टाद्वैत पातळीवर पोहचते. द्वैत, युग्म, विशिष्टाद्रेत आणि अद्वैत 
ह्या परस्परक्रियांचा हा खेळ म्हणजे लीला होय. ही लीला समजून घेऊन तिच्या पार जाणे हीच 
खरी साधना होय. 


POC PPE FO 
टीकाहरण / ७७ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
काया ne 
विस्वाला आहेच्या अंगाने जऱ्या अनेक पातळ्या असतात किंवा विश्‍व जसे ह्या आहेच्या 


पातळ्यात असते तसेच ते चित्ताच्या पातळ्यात आणि आनंदाच्या पातळ्यातही असते. विश्‍व 
सच्चिदानंद असते आणि ह्यातील कुठलेच अंग, कुठलाच आयाम वेगळा काढता येत नाही, वेगळा 
असत नाही. निरीक्षणकर्त्याला सर्व अगे, सर्व आयाम वा सर्व पातळ्या कवटाळणे झाकय होत 
नाही तेव्हा तो ह्यातील एक किंवा दोन वगैरे निवडतो. 
विश्व जसे 'आहे' आहे तसेच ते 'चित्त' आहे. किंबहुना जे 'आहे' तेच चित्तही आहे. 

चित्ताला मितीचे बंधन असत नाही. ते मितीपलीकडे आहे. 

चित्त जेव्हा मिर्तीनी बद्ध होते तेव्हा ते 'जाणीव' असते. जाणीव म्हणजे मितींनी बद्ध 
झालेले 'चित्त' होय आणि चित्त जेव्हा मितीत बद्ध होते तेव्हा ते असंख्य मितिकात सांत रूपात 
` प्रकट होते. चित्ताची ही सांत रूपे म्हणजे जाणीव होय. प्रत्येक मितिकात ही जाणीव असते. 
प्रत्येक मितिकात त्या मितिकात बद्ध असलेली जाणीव असते. ही जाणीव त्या मितिकाला पूर्ण 
व्यापून असते. त्या त्या मितिकाला पूर्ण व्यापून असणाऱ्या द्या जाणीवेला आपण त्या त्या 
मितिकाची पूर्ण जाणीव म्हणू शकतो. एखाद्या समाजाची जाणीव म्हणजे अशा त्या समाजातील 
मितिकांच्या पूर्ण जाणिवांची समष्टी असते. उदा. ग्रीक जाणीव म्हणजे ग्रीक समाजातील मितिकांच्या 
पूर्ण जाणीवांची समष्टी होय. द्या मितिकात अर्थातच त्या समाजातील मानवांचा समावेश असतोच. 
इथे ग्रीक हा शब्द अवकाश आणि काळ द्या मित्यांच्या संदर्भात वापरला आहे. हा अवकाश 
प्रामुख्याने भौगोलिक आहे. पुढेही भारतीय हा शब्द, मराठी हा शब्द अशाच तऱ्हांनी वापरले 
आहेत. 

जाणिवेचे गोचर होणारे रूप म्हणजे बुद्धी होय. जाणिवेचे संपूर्ण रूप कधीच गोचर होत 
नाही. मितिकांना परस्परांची जाणीव तर संपूर्णपणे कधीच गोचर होत नाही. 

जाणिवेचे मितिकात (मानवासंदर्भात प्रामुख्याने मेंदू) मुद्रित झाठेठे / होणारे रूप म्ह्णजे 
विचार होय. विचार निर्माण करण्याची क्षमता सर्वच मितिकात नसते. मात्र मानवात जाणीव 
मुद्रित करण्याची क्षमता अफाट आहे. 

अनेक मितिकात सृष्टीत असलेल्या मितिकातून नवी मितिके निर्माण करण्याची. क्षमता 
असते. मानवाजवळ (सध्यातरी) ह्या मितिकात जाणीव निर्माण करण्याची क्षमता हळूहळू 
अङ्गी चिन्हे दिसत आहेत. जैविक रोबो ही ती सुरवात असू शकेल किंवा जैविक संगणक. अशी 
मितिकातील जारि. प्रतिजाणीव म्हणता येईल. | 


टीकाहरण / ७८ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


प्रतिजाणिवेचे गोचर होणारे रूप म्हणजे प्रतिबुद्धी होय. 

प्रतिजाणिवेचे मुद्रित होणारे रूप म्हणजे प्रतिविचार होय. 

ह्या संदर्भात मी लक्ष्यार्थने अभिनयपटू (अभिनेता/ अभिनेत्री, नर्तक वगैरे) हे उदाहरण 
म्हणून सुचवेन. अभिनयपटू किंवा कलावंत हा स्वतःत त्या पात्राची प्रतिजाणीव, प्रतिबुद्धी आणि 
प्रतिविचार निर्माण करतो. इथे कलावंताला स्वतःचे मितिकरूप बदलणे शाक्य नसते. पण त्या 
रूपात एखाद्या पात्राची प्रतिजाणीव, प्रतिबुद्धी आणि प्रतिविचार निर्माण करणे शक्य होईल/ 
असेल असे दिसते. भविष्यात अशा प्रकारची मशीन्स अस्तित्वात येतील अशी चिन्हे दिसत 
आहेत. त्यामुळे अभिनयपटूंच्या जागी जर अशी मशीन्स आली तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. 
ही मशीन्स खऱ्या अर्थाने प्रतिजाणीव, प्रतिबुद्धी आणि प्रतिविचार ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतील. 

आहेचा विचार करताना चिन्हांचाही विचार केलेला होता. द्या चिन्हांनाही जाणीव असते. 
जे जे सत आहे त्याला जाणीवही आहेच. त्यामुळेच चिन्हाला जाणीव असतेच. तिला आपण 
चिन्हजाणीव म्हणू शकतो. चिन्हविज्ञानात १) चिन्हे ही अर्थयुक्त असतात. २) चिन्हे ही सत्वयुक्त 
नसतात असे दोन महत्त्वाचे सिद्धांत सांगितले जातात. माझ्या मते हे दोन्ही सिद्धांत चुकीचे 
आहेत. इथे सत्वाचा नेमका अर्थ न कळाल्याने घोटाळा झाला आहे. वास्तविक अर्थ हाच 
चिन्हांचे 'सत्व' असतो. पेन झा प + ए + न + अ ह्या रचनेला पेन ह्या प्रत्यक्ष (?) रचनेप्रमाणेच 
द्रव्य कशाला हवे ? आता मी जो 'पेन' हा शब्द लिहिला तो कागदावरचा पेन हा दाब्दच त्याचे 
शरीर आहे. हा पेन हा शब्द इतरांनी इतरत्र किंवा मीच लिहिलेल्या पेन ह्या शब्दापेक्षा अणूंची 
संख्या वगैरे बाबतीत निश्चितपणे वेगळा असतो. प्रत्येक माणसाचे हस्ताक्षर वेगळे असते आणि 
तो प्रत्येक शब्द जेव्हा लिहितो तेव्हा तो निर्माण होताना रीपीट होत नाही. फक्त प्रत्येकवेळी 
त्याची ही नवता तपासायला जी यंत्रसामुग्री हवी ती उपलब्ध नसल्याने आपण तो वेगळा मानत 
नाही. ह्या जगात एका माणसासारखा हुबेहूब दुसरा माणूस जसा निर्माण होत नाही तसेच कुठलेही 
चिन्ह हुबेहूब निर्माण होत नाही. जसे माणसाबाबतीत दोन डोळे कान वगेरेबाबतीत साम्य जाणवते 
आणि आपण हा माणूस आणि तोही माणूस असे म्हणतो तसेच श्रीधर तिळवेंनी लिहिलेला 
मधाच्या वाक्यातील पेन हा शब्द आणि ह्या वाक्यातील पेन हा शब्द दोन्ही पेन हाच शाब्द प्रकट 
करतात असे आपण समजतो. आपल्या इंद्रियांच्या मर्यादेमुळे हा फरक कळत नाही. प्रत्येक 
चिन्हाचे सतरूप वेगळे असते. मात्र अनेक गायीतून 'गायत्व' आपण शोधून काढतो तसेच पेन 
खा शब्दांच्या अनंत शरीरातून आपण 'पेन शाब्दत्त्व' शोधून काढतो. थोडक्यात, प्रत्येक चिन्हाला 


RS ESPEN 
टीकाहरण / ७९ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


म्हणूनच जाणीवरूपही ते तिल आपण तिला आपण 


चिन्हजाणीव असे म्हटले आहेच. एक गोष्ट पुन्हा आपण लक्षात घ्यायला Fe ह 
सत्व असतो ह्याचा अर्थ चिन्ह वेगळे अर्थ है सत्व वेगळे असा नाही. चिन्ह हेच अ 


चिन्हजाणिवेचे गोचर होणारे रूप म्हणजे चिन्ह होय. 
चिन्हजाणिवेचे मुद्रित होणारे रूप म्हणजे चिन्हविचार होय. 
विश्‍व ह्याही सर्व पातळ्यात असते. ह्यातील किती व कुठल्या पातळ्या पहायच्या व 
निरी :न असते. ह्याही पातळ्यात अद्वैत, विशिष्टाद्वेत, युग्म 
अनुभवायच्य हे निरीक्षणकर्त्यावर अवलंबून अर idee 
आणि द्वैत अशा परस्परक्रिया घडत असतात. ह्या सर्वच पातळ्यातील अद्वेत अनुभवणे म्हण 
| र आहे, चित्त हे जसे आयाम आहेत तसाच आनंद हाही आयाम आहे. विइव 
निर्गुण की सगुण असा प्रश्‍न अनेकदा निर्माण होतो. वास्तविक विश्वाचे आहे (सत), चित्त हे 
आयाम निर्गुण तर आनंद हा सगुण आयाम आहे. त्यामुळेच विइव निर्गुणही आहे आणि सगुणही 
आहे. विइवाचा मूळ स्वभाव आनंद हाच आहे. (इथे 'मूळ' लक्षार्थने वापरला आहे.) 
मितीनी बद्ध झाठेठा आनंद म्हणजेच स्वभाव होय. स्वभाव हे आनंदाचे सांत रूप आहे. 
मितींनी बद्ध नसळेला स्वभाव म्हणजे आनंद तर मितींनी बद्ध असलेला आनंद म्हणजे स्वभाव 
होय. आनंद असंख्य मितिकात सांत रूपात प्रकट होतो. प्रत्येक मितिकात आनंद असतोच. 
स्वभावाचे गोचर होणारे स्वरूप म्हणजे भाव होय. प्रत्येक मितिकात स्वभाव असतो पण 
तो संपूर्ण गोचर कधीच होत नाही. त्यामुळेच मितिकांना एकमेकाचे भाव कळतात. स्वभाव 
कळत नाही. मराठी भाषेवरील प्रकरणात ह्या भावांची यादी दिली आहे. 
भावाचे मितिकात मुद्रित झालेले रूप म्हणजे भावना होय. 
्रतिमितिकात बद्द झालेला किंवा निर्माण करण्यात आलेला आनंद म्हणजे प्रतिस्वभाव 


स्वयंभू 'सत'रूप असते आणि सतरूप असते 


होय. 
प्रतिस्वभावाचे गोचर होणारे रूप म्हणजे प्रतिभाव होय. 
प्रतिभावाचे मुद्रित ह्योणारे रूप म्हणजे. प्रतिभावना होय. 

| जाणीवेची चर्चा करताना मी कलावंतांचा उल्लेख केला होता. विशेषत: अभिनयपटू. 

कलावत स्वतःत त्या त्या पात्राची केवळ प्रतिजाणीव, परतिबुद्धी आणि प्रतिविचार निर्माण करत 

नाहीत तर ते प्रतिस्वभाव आणि प्रतिभावनाही निर्माण करतात. भविष्यातील जैविक रोबो किंवा 

nn 


टीकाहरण / ८० 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यबस्था 


जैविक संगणकामध्ये प्रतिस्वभाव, प्रतिभाव आणि प्रतिभावनाही निर्माण केल्या जातील, अशा 
प्रकारची यंत्रे सध्या अस्तित्वात नाहीत पण पुढे निर्माण होणार नाहीत याची खात्री नाही. 


प्रत्येक चिन्हाला जसे स्वतःचे सतरूप असते, जाणीव असते तसाच प्रत्येक चिन्हात बद्ध 
झालेला आनंदही असतोच. चिन्हात बद्ध झालेल्या आनंदाला चिन्हस्वभाव म्हणतात. 

चिन्हस्वभावाचे गोचर होणारे रूप म्हणजे चिन्हभाब होय. 

चिन्हभावाचे मुद्रित होणारे रूप म्हणजे चिन्हमावना होय. उदा. 'मला तुझा राग आलाय' 
किंवा “चालता हो इथून' ह्या वाक्यात क्रोध हा चिन्हभाव आहे तर चिन्हातून त्या क्रोधाचे मुद्रित 
झालेले रूप आपणाला जाणवेल. ती क्रोधाची चिन्हभावना आहे. द्या चिन्हात जिथून चिन्ह 
निर्माण झाले त्यावेळचा सगळा स्वभाव असला तरी तो सगळाच गोचर होणार नाही. जो गोचर 
होईल त्यातील सगळाच आपल्यात मुद्रित होणार नाही. अद्याप भाव मोजण्याची यंत्रसामुग्री 
आपण विकसीत करू शकलेलो नाही. भविष्यात ही सामुग्री जशी जशी विकसित होईल तशा 
तशा आपल्याला ह्या पातळ्या अधिक तीव्रतेने जाणवायला लागतील. 

अलीकडे काही व्यक्तींनी भाव मोजण्यासाठी पैसा हे एकक वापरायला सुरवात केली 
आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही अडचणीत आहात आणि तुम्हाला पाच हजार रुपयांची गरज आहे, 
तुमचे तीन स्नेही आहेत. एकाचा पगार दहा हजार, दुसऱ्याचा सहा, तिसऱ्याचा एक हजार आहे. 
तुम्ही त्यांच्याकडे गेलात. स्नेह हा भावाच्या आधारे तुम्ही पेसे मागितले. पहिल्याने दोन, दुसऱ्याने 
दोन, तिसऱ्याने पाचरो रूपये दिले. तर तिसऱ्याठा दुसऱ्या- पहिल्यापेक्षा आणि दुसऱ्याला 
पहिल्यापेक्षा अधिक स्नेह वाटतो असे सिद्ध होईल. कारण पहिला त्याच्या मासिक उत्पन्नाच्या 
२०% दुसरा ३३.३३% तर तिसरा ५०% पेसे देतो आहे. (इथे इतर सर्व ०१७।०॥ऽ एकच 
आहेत असे गृहीत धरले आहे.) भाव मोजण्याचा हा मार्ग कितपत योग्य आहे हा प्रश्‍न आहे. पण 
` इये नोटा ह्या चिन्हमितीकातून भाव अनुभवला आहे आणि मोजलाही आहे. 

बिव याही सर्व पातळ्यात असते. ह्यातील किती व कुठल्या पातळ्या अनुभवायाच्या व 
पहायच्या हे निरीक्षणकर्त्यावर अवलंबून असते. ह्याही पातळ्यात अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, युग्म आणि 
वैत अश्ा परस्परक्रिया घडत असतात. ह्या सर्वच पातळ्यातील अद्वैत अनुभवणे म्हणजे मोक्ष 
होय. 


ON SE 
टीकाहरण / ८१ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


आपण पाहिलेल्या ह्या सर्व पातळ्या कोष्टकरूपात पुढीलप्रमाणे मांडू शकतो, 


ह्यातील प्रत्येक पातळी ही १) द्रव्य २) उर्जा ३) गती ४) रचना यांनी युक्त असते. 


वरील कोष्टकातील सर्व पातळ्या ह्या चार घटकांनी युक्त असतात. 
१) द्रव्य २) रचना ३) उर्जा ४) गती. 


टीकाहरण / ८२ 


HS? 
Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


उदाहरणार्थ, मानवाचे शरीर. ते ज्या द्रव्यानी बनलेले आहे त्याचे मिळून एक द्रव्य बनते. 
उदा. कार्बन, कॅल्शियम ह्यातून एक संपूर्ण मानवी शरीर बनते. ह्या द्रव्याला रचना असते. 
जीवशाख्रात आपण ह्या रचनेचा अभ्यास करतो. उदा. पचनसंस्था, मजासंस्था. हे दारीर केवळ 
त्चना नसते. ते ऊर्जाही निर्माण करत असते. त्याच्यात अनेक ग्रंथींचे अस्तित्व असते आणि ते 
स्वतःही गतीशील असते. 


चिन्हांचा अभ्यास करणाऱ्या चिन्हविज्ञानात आज चिन्हाचे दोन घटक मानतात. पहिला 
चिन्हार्थ, दुसरा चिन्हरूप. वरील पातळ्यांचा विचार केला तर ज्याला चिन्हार्थ समजले जाते ते 
दुसरे तिसरे काही नसून साधारणपणे चिन्हजाणीव आणि चिन्हस्वभाव आहे हे सहज लक्षात 
येईल. ज्याला चिन्हविज्ञानात चिन्हरूप म्हटले जाते ते चिन्ह होय. मात्र जाणीव ही फक्त चिन्हातून 
व्यक्त होते ह्यावर माझा विश्‍वास नसल्याने मी जाणीव आणि चिन्हजाणीव, बुद्धी आणि चिन्हबुद्धी, 
विचार आणि चिन्हविचार ह्या वेगळ्या पातळ्या मानल्या आहेत. त्याबरोबरच चिन्हरूप म्हणजे 
चिन्हरीर हे संपूर्ण गोचर होते असे मी मानत नाही. उदा. पडद्यावरील अभिनेता हा चिन्हरूप 
असतो पण तो संपूर्ण गोचर होत नाही. कधी आपण त्याचा चेहरा बघतो कधी हात. चित्रपटाची 
चिन्हे ही मूलत: फ्रेम असते. प्रत्येक फ्रेम एक चिन्ह असते. प्रत्येक फ्रेम आपणाला संपूर्ण गोचर 
होत नाही. त्यामुळेच चिन्हवास्तव ही वेगळी पातळी असते. ह्या चिन्हवास्तवाचे आपल्या 
शरीरात जेव्हा मुद्रण होते तेव्हा ते चिन्हतथ्य असते. आपण स्वप्नात हे चिन्हतथ्य हवे तसे 
वापरत असतो. हीच गोष्ट चिन्हार्थालाही लागू आहे. चिन्हार्थाचे दोन घटक असतात. १) 
चिन्हजाणीव २) चिन्हस्वभाव. चिन्हातील हेही घटक पूर्णपणे गोचर होत नाहीत. त्यामुळेच 
चिन्हबुद्धी आणि चिन्हविचार, चिन्हभाव आणि चिन्हभावना ह्या वेगवेगळ्या पातळ्या असतात. 
ह्या सर्वच पातळ्यात अद्वैत असते. चिन्हमितिकापासून चिन्हजाणीव आणि चिन्हस्वभाव वेगळ्या 
असत नाहीत. मात्र निरीक्षकाने ठरवले तर तो ह्या वेगवेगळ्या पातळ्या म्हणून अनुभवू दाकतो. 
त्याबाबत सस्युरची भूमिका ही द्वेती दिसते. देरीदाने तिला छेद देण्यासाठी अद्वैत स्वीकारले आहे. 
प्रत्यक्षात ह्या पातळ्यातील नाते है द्वेती का अद्वैती की युग्मीय की विशिष्टाद्रेती हे निरीक्षकावर 
अवलंबून असते. प्रत्येक माणसाचे चिन्हाक्षरलेखन वेगवेगळे असते, चिन्हउच्चारण वेगवेगळे 
असते. इतकेच नव्हे तर वेगवेगळ्या अवकाशात आणि वेगवेगळ्या काळात ते वेगळे असते. 
कारण त्या चिन्हातील जाणीव आणि स्वभावही वेगवेगळे असतात. थोडक्यात जे चिन्हरारीर 


टीकाहरण / ८३ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय ~ˆ) आणि महीय भति 
आहे तेच चिन्हस्वभाव आहे आणि तेच चिन्हजाणीव आहे. मात्र निरीक्षकाने 


यामध्ये फारकत वा भेद करू शकतो. 
सर्वसाधारणपणे आज चिन्हविज्ञानात चिन्हार्थ आणि चिन्हरूपाचे द्रव्य आणि रचना 
असे दोन भाग केले जातात. म्हणजे चिन्हार्थ हे आशयांग मानून आशयद्रव्य आणि आशयरचना 
असे दोन पदर, तर चिन्हरूप हे आविष्कारांग मानून त्याचे आविष्कारद्रव्य आणि आविष्कारचना 
असे दोन पदर केले जातात. हे चौपदरी मॉडेल आज सर्वानीच स्वीकारलेले आहे. माझ्या मते 
आतापर्यंतचे चिन्हवैज्ञानिक हे भाषावैज्ञानिक असल्याने त्यांनी जे काही मूलभूत घोटाळे केलेत 
त्यातून त्यांनी ही चार पदरी व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. सस्युरची चिन्हार्थ आणि चिन्हरूप 
अशी दुपदरी तर येमस्लेव्हची आविष्कारद्रव्य, आविष्काररचना, आयराद्रव्य, आशयरचना ही 
चार पदरी व्यवस्था माझ्या मते अपुरी आहे. माझ्या मते द्रव्य आणि रचना यांच्याइतकेच उर्जा 
आणि गती हे दोन महत्वाचे घटक आहेत. ह्यासाठी आपण चित्रपटांचा एखादा शॉट घेऊ. द्या 
झॉटचे आविष्कारद्रव्य हे अभिनेता, सेट, आवाज, फिल्म या साऱ्यांनी बनले आहे. (फिल्म 
म्हणजे कोरा कागद असे म्हणण्याचा मोह भाषावैज्ञानिकांना वारंवार होतो. प्रत्यक्षात अलीकडे 
वेगवेगळ्या फिल्म द्या रंगाच्या आणि प्रकाशाच्या संदर्भात वेगळे परिणाम देत असतात. त्यामुळे 
दाब्दचिन्ह कुठल्या कागदावर छापले जाणार द्याचा विचार लेखक करत नाहीत. तसे दिगदर्काला 
करता येत नाही. आपण कुठल्या कंपनीची फिल्म वापरणार आहोत है दिग्दर्शकाला बघावेच 
लागते. माझ्या मते तर ठेखनाबाबतही कागदासंदर्भात हाच विचार लागू होतो. उदाहरणार्थ, 
मलमूत्र वगैरे संदर्भातील कविता अत्यंत स्वच्छ बाँड पेपरवर आणि पिवळ्या पडलेल्या न्यूजपेपर 
वेगळा परिणाम देते) ह्या शॉटची आविष्काररचना तो क्लोजअप की लॉंग शॉट ? वगैरेवर अवलंबून 
असेल. अर्थात दिग्दर्शकाला अपेक्षित असलेल्या आदायावरही ती अवलंबून असेल. द्या शॉटमध्ये 
आडायद्रव्य असेल, म्हणजे त्यात स्वमाव आणि जाणीव, भाव आणि बुद्धी, भावना आणि विचा 
ह्यांचा फलक असेल, द्या फ्रेममध्ये द्या आशयाचीही एक रचना असेल. म्हणजे एखाद्या पात्रा 
असलेला क्रोध ही भावना झाठवणे आणि मग रिअँक्हान म्हणून उमटलेली दया, पहिल्या पात्राला 
गोचर झालेला दया हा भाव, त्याने त्यांचा शरीरात दयेचं केलेले मुद्रण म्हणजे दया ही भावना थी 
साऱ्या आशयाची एक रचना दिग्दर्शकाच्या ह्या शॉटमध्ये असेल. पण शॉट केवळ ओन 
नसतो, ह्या शॉटला गती असते. एका पात्राकडून दुसऱ्या पात्राकडे सरकणारा कॅमेत एका वरि 


ठरवले तर तो 


टीकाहरण / ८९ 


Scanned with CamScanner 


Re 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
क 


गतीने जातो. अनेकदा त्या शॉटमधील अभिनेता हा चिन्हांश त्याच्या गतीने तो शॉट भारावून 
टाकतो. उदाहरणार्थ, अभिताभ बच्चन ह्या चिन्हांशाने पळणे. अभिताभचे पळणे हे माझ्या मते 
अतिशय ग्रेसफूल असते. त्या पळण्याच्या गतीला, त्यावेळच्या त्याच्या हालचालींना लय असते 
मात्र त्यातील उर्जा ही संयत असते. (उदा. दिवार आणि शक्ती हे चित्रपट) इथे गती हीही 
आशयद्रव्य, आशयरचना, आविष्कारद्रव्य, आविष्काररचना ह्यांच्याइतकीच महत्त्वाची ठरते 
आणि तीही कलेच्या अनुभवात महत्त्वाचा वाटा उचलते. सदमा ह्या चित्रपटातील कमळ हसन 
ह्या चिन्हांशाचे पळणे. इथे केवळ गतीचाच आविष्कार नाही तर ह्या पळण्यात उर्जेचा स्फोट 
आहे. दिवारमधील बच्चनची उर्जा संयत आहे तर कमलची स्फोटक आहे. ह्या स्फोटात ज्या 
विलक्षण गतीने फ्रेम सरकते तिचाही वाटा आहे. विजय आनंदच्या ज्वेल थीफमधील 'होटो पे 
ऐसी बात' ह्या गाण्यात फ्रेमच्या झपाट्याने बदलत जाणाऱ्या गतीतत्वामुळे आणि ह्याचवेळी 
एस. डी. बर्मनच्या संगीतातील कायनेटीक एनर्जीमुळे ह्या गाण्याचा अनुभव विलक्षण समृद्ध 
वाटतो. अनेकदा शब्द तेच, आइाय तोच असूनही बोलणारा विलक्षण उर्जने बोळत असल्याने तो 
आब्दानुभव महत्वाचा ठरतो. एकवेळ आविष्कार आणि आशय ह्यांच्या द्रव्य आणि रचनेची 
पुनरावृत्ती शक्य होते. पण त्यांच्या उर्जा आणि गती ह्यांची पुनरावृत्ती शाक्य होत नाही. त्यामुळेच 
अनुकरण करणारे लोक उघडे पडतात. ग्रेस ह्या कवीच्या कवितेतील आशय कळला नाही तरी तो 
अनेकांना उर्जा आणि गतीमुळे भारावून टाकतो. 

थोडक्यात चिन्हांचा विचार करताना केवळ द्रव्य आणि रचना ह्यांचा विचार करून 
चालणार नाही तर उर्जा आणि गती ह्यांचाही बिचार करावा लागतो. स्वभाव आणि जाणीव यांनी 
आशय सिद्ध होतो तर मितिकातून आविष्कार सिद्ध होतो असे मानले तर आपणाला 

१) आविष्कारद्रव्य २) आविष्काररचना 

३) आविष्कारगती ४) आविष्कार- उर्जा 

५) आद्ायद्रव्य ६) आशयरचना 

७) आद्यगती ८) आदाय -उर्जा असे आठ पदर मिळतात, 

गंगाधर पाटील यांनी येमस्लेव्हचे चौपदरी मोडेल पुढीलप्रमाणे मांडले आहे. 


टीकाहरण / ८५ 


` JESS 0s 


| 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


चिन्हांग द्रव्यस्तर रचनारतर 


२) आविष्काररचना 
स्वन-स्वनिम रचना 


१) आविष्कारद्रव्य 
नादद्रव्य 

लघुत्तम घटक : 

स्वन स्वनिम 


रंगद्रव्य / रेखाद्रव्य रेखिमांची रचना 
लघुत्तम घटक : 


बिंदू - रेखिम 


अक्षररचना 


३) आइाय द्रव्य ४) आइाय रचना 


अर्थात्मक आशय अर्थिमांची रचना 
विचारात्म, भावनात्म भावार्थ घटकांची रचना 
अर्थघटक 


लघुत्तम घटक: 
अर्थ, अणू / अर्थिम 


आपण आपळे आठ पदरी मोंडेल पुढीलप्रमाणे मांडू 


काश्या याम तडा 
टीकाहरण / ८६ 


~= 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


3 | iene | ७५: | Jered | Jere | jernnteyie 
FE ere | [i र 
2 ay } ४] b 


टीकाहरण / ८७ 


ed with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
विठ्ववाच्या द्या सर्व पातळ्यांचा विचार करताना एक प्रश्‍न उपस्थित होतो तो म्हणजे हे 
विव का निर्माण झाळे ? हे विश्‍व कोठून आळे ? हे विश्‍व कसे निर्माण झाले ? द्या प्रश्‍नाची 
वैज्ञानिकांनी काही संभाव्य उत्तरे दिठेठी आहेतच. ह्यांची आध्यात्मिक उत्तरे मात्र गोंधळ उडवणारी 
आहेत. 
हे विद्व काय आहे ह्या प्रश्‍नाचे उतर 'सचिदानंद' असे आहे. ह्यावर कोणी विचारले की 
्याला पुराबा काय? तर त्याचे उत्तर या घडीला तरी ' सद्यातरी असा पुरावा देता येत नाही' असेच 
आहे. मी स्वत: द्या अवस्थेचा अनुभव घेतल्याने मी माझ्यापुतते द्या प्रश्‍नाचे उतर देऊ शकतो. 
पण मी हा अनुभव दुसऱ्याला देऊ शकत नाही. मी म्हणेन की तुम्ही साधना करा. रोवटी विज्ञानातही 
सत्य तिद्ध करायचे असेल तर पुरावा लागतो आणि त्यासाठी प्रयोग करावा लागतो. साधना हा 
प्रयोगच आहे. कसल्याही प्रकारची साधना न करता, म्हणजेच प्रयोग न करता, जे लोक तार्किक 
बडबड करतात त्यांना विज्ञाननिष्ठ म्हणता येणार नाही. मला स्वतःला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते 
ती म्हणजे प्रयोग करताना अनेकदा विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा विकास व्हावा लागतो. उदाहरणार्थ, 
आकादागंगेविषयीची वैज्ञानिक सत्ये सिद्ध होण्यासाठी, त्यासंदर्भात प्रयोग करण्यासाठी तुमच्याकडे 
दुर्बिणी विकसीत व्हाव्या लागतात. दुर्बिण नसेल तर प्रयोग अद्ाक्यच आहे. आजघडीला तरी 
विइवाच्या सचिदानंदाचा अनुभव येण्यांसाठी यंत्र उपलब्ध नाही. मात्र भविष्यात असे यंत्र उपलब्ध 
होणारच नाही याची खात्री नाही. सध्यातरी माणसाचे ' मितीक' हेच यंत्र आहे आणि ते यंत्र नीट 
ऑपरेट व्हावे म्हणून आरंभीची साधना करावी लागते. यम, नियम, पंचशीले, बुद्धाचा अष्टांगमार्ग , 
चरे सर्व प्रकार ह्या यंत्राला साफ आणि स्वच्छ करण्याचे उपाय आहेत. ह्या मितीकाचे, द्या 
यंत्राचे 'डारीर' 'जाणीव' आणि 'स्वभाव' असे तीन आयाम आहेत. ह्या तिन्ही आयामापैकी 
एकाची शुद्धी झाली तरी उरलेले दोन आपोआप शुद्ध होतात. हे तिन्ही आयाम शुद्ध झाले वी 
संपूर्ण विश्व तुमच्यात प्रवेश करते. सर्व द्वैते नष्ट होतात. ह्यालाच विश्‍वाचा 'कृपाप्रलाद' म्हणतात. 
बुद्धाने ्या शुद्ध होण्यालाच शून्य होणे म्हटले आहे. 
हे विइव जे काही आहे त्यालाच तुम्ही उपलब्ध झाला की ते का निर्माण झाले हा प्रश्‍नच 
उरत नाही. हे असे का घडते ? माझ्या मते ज्याला आपण कार्यकारणसंबंध म्हणतो हा सांताने 
केलेला उपद्व्याप असतो. ह्या जगात सांताला टिकण्यासाठी 'का' हा प्रश्‍न विचारावा लागतो 
त्याला कार्यकारणसंबंध शोधावा लागतो. थोडक्यात कार्यकारणसंबंध हा सांताने सांतासाठी 
केलेला खटाटोप असतो. हे सांतत्व नष्ट झाले की कार्यकारणसंबंधही संपतो आणि विश्वाच्या 
संदर्भात हा प्रश्‍नच अप्रस्तुत आहे असा साक्षात्कार होतो. जिथे जाळ तिथे विश्वच असल्याने 


(CoE SOE NP OPE 
टीकाहरण / ८८ 


Scanned with CamScanner जाइ 


[2 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
हा ळ””ळ”ळळ”ळ”ळ”ळ 


विश्‍व कोठून आले हा प्रश्‍न नाहीसा होतो. विइवाच्या आधी काहीच नसल्याने बिइव कोठून आले 
हाही प्रश्‍न अप्रस्तुत होतो. मानवाचे सारे ज्ञान हे सांताने सांताचे किंवा अनंताचे प्राप्त केलेले ज्ञान 
आहे हे लक्षात येते. हे ज्ञान सांत आणि सांत किंवा सांत आणि अनंत ह्यांच्यातील द्वेतातून 
निर्माण झाले आहे हे लक्षात येते आणि ज्याक्षणी हे द्वैत नाहीसे होते त्या क्षणी ह्या ज्ञानातून 
निर्माण होणारे प्रश्‍नही नाहीसे होतात. 
विश्‍वाच्या ह्या पातळ्यांचा विचार केल्यानंतर आपण 'ज्ञान' ह्या प्रक्रियेकडे वळायला 
हरकत नाही. आज सर्वसाधारणपणे ज्ञानाचा बिचार करताना ७४/९०, 0४/९८ आणि 
£n०।९५१९ असे त्रय गृहीत धरले जाते. अनेकदा 5५०९०! आणि ०४।९०। ह्यांच्यात द्वैत 
केले जाते. मला स्वत:ला हे द्वैत मान्य नाही. म्हणूनच मी ज्ञानाला घटना असे म्हटले आहे. माझ्या 
मते ज्ञान ह्या घटनेत ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञानानुभव अशा तीन प्रक्रिया समाविष्ट असतात. ज्ञाता 
ही एक सतत चाललेली प्रक्रिया आहे. ज्ञेय हीही सतत असणारी प्रक्रिया आहे आणि ज्ञानानुभव 
ही सतत घडणारी प्रक्रिया आहे. ज्ञान म्हणजे ह्या तीन प्रक्रियांचा सतत चालणारा आणि चाललेला 
खेळ होय. ह्या प्रक्रियांत कधी अद्वैतावस्था असते कधी युग्मावस्था असते कधी विशिष्टाद्रेतावस्था 
असते तर कधी द्वैतावस्था असते. ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञानानुभव ह्या प्रक्रिया सतत बदलत 
असतात. त्यांच्या अवस्था क्षणिक असतात. 5५४/९०! आणि 0९० अनेकदा स्थिर मानून 
त्यांच्यात नेहमीच द्वैत असते असे अनेकदा गृहीत धरलेले असते म्हणून हे आधी स्पष्ट करावे 
लागले. थोडक्यात जेव्हा मी ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानानुभव, कर्ता, कर्म, कर्मानुभव वगैरे शब्द वापरतो 
तेव्हा त्या प्रक्रिया असतात हे गृहीत धरावे 
ज्ञान म्हणजे काय हे एकदा स्पष्ट झाले की ते का निर्माण होते ह्याचा विचार करता येईल. 
तृष्णा: दर्हान आणि बोध ह्या प्रकरणात मी तृष्णांचा सविस्तर विचार मांडणार आहे. इथे थोडक्यात 
माझे म्हणणे मांडत आहे. मितीक म्हणजे सांत आहे. आहेला आहे भोगण्यासाठी मितीरूपात 
प्रवेशा करावा लागतो, त्यातून मितिकांची निर्मिती होते. ह्या मितिकांना भोवतालचे अनंत 'आहे' 
भोगायचे असेल तर प्रथम स्वतःचे अस्तित्व टिकवावे लागते. हे टिकवायचे असेल तर अनंत 
आहेचा काही भाग स्वतःत सामावून घ्यावा लगतो. उदा. हवा, पाणी, अन्न सामावून घेण्यासाठी 
कुठला भाग उचीत कुटला भाग अनुचित ह्याचे ज्ञान होणे आवश्‍यक असते. थोडक्यात टिकण्यासाठी 
म्हणजेच सुरक्षितता द्या तृष्णेसाटी ज्ञानाची निर्मिती होते. संपादन, सत्ता वगैरे तृष्णांच्या पूर्तीसाठीही 
ज्ञान हे आवश्‍यकच असते. थोडक्यात तृष्णांच्या पूर्तीसाठीच ज्ञानाचा जन्म होतो. उदा. मनुष्याला 
टिकायचे असेल तर अन्न खावे लागते. पण हे अन म्हणून तो काहीही खाऊ शकत नाही. काय 


टीकाहरण / ८९ 


~ he SE NERS R MRR केळ 


Scanned with CamScanner 


oo 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
sean 
खायचे ? काय नाही ? का खायचे ? का नाही ? द्यासंदर्भात त्याला उचित -अनुचित टरवावेच 
लागते. ह्यातूनच ज्ञानाची निर्मिती होते. 

मनुष्याला केवळ ज्ञान होऊन चालत नाही तर ज्ञानाची यथार्थताही तपासावी लागते, 
सातूनच प्रमाणाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. कुठला ज्ञानानुभव यथार्थ मानायचा हेही प्रमाणांयर ठरते. 
भारतीय परंपरेत प्रमाणांची नेहमीच सविस्तर चर्चा करण्यात आलेली आहे. विरोषत: न्यायदर्शनाने 
ह्याबाबत केलेली कामगिरी ही स्तिमीत करणारी आहे. मी इथे थोडक्यात प्रमाणविचार मांडणार 
आहे. 

ज्ञान ह्या घटनेत जिला ज्ञान होते ती ज्ञाता व जिचे ज्ञान होते ती ज्ञेय ही प्रक्रिया होय. द्या 
दोन प्रक्रियांच्या परस्परसंबंधातून जी तिसरी प्रक्रिया घडते ती ज्ञानानुभव होय. ह्या तीन प्रक्रियांच्या 
संदर्भातच प्रमाणांचा विचार करता येतो. 

माझ्या मते ज्ञानाची यथार्थता मानण्याची चार प्रमाणे आहेत. . | 

१) अतित्रत्यक्ष प्रमाण : जेव्हा ज्ञान ह्या घटनेत ज्ञाता आणि ज्ञेय एकमेकात उपस्थित 
असतात आणि ज्ञानानुभव ही प्रक्रिया उपस्थित होते आणि तरीही त्यावेळचे ज्ञान यथार्थ मानके 
जाते तेव्हा अतिप्रत्यक्ष प्रमाण मानळे असे म्हणतात. उदाहरणार्थ मोक्षाचे ज्ञान, आत्मज्ञान, 

२) प्रत्यक्ष प्रमाण : जेव्हा ज्ञान ह्या घटनेत ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञानानुभव या प्रक्रिया 
प्रत्यक्ष उपस्थित असतात आणि त्यावेळचे ज्ञान यथार्थ मानले जाते तेव्हा प्रत्यक्ष प्रमाण मानठे 
असे म्हणतात. उदा. उंचावरून पडताना मनुष्याला गुरुत्वाकर्षणाचा येणारा अनुभव. 

३) अनुमान प्रमाण : जेव्हा ज्ञान या घटनेत ज्ञाता ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष उपस्थित असते, ज्ञेय 
मात्र स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित नसते पण दुसऱ्या ज्ञेयाच्या आश्रयाने उपस्थित असते आणि 
ज्ञानानुभव ही प्रक्रिया उपस्थित असते आणि त्यावेळचे ज्ञान यथार्थ मानले जाते तेव्हा अनुमान 
प्रमाण मानळे अले म्हणतात. उदा. फळ पडते म्हणून पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षण आहे असे मानणे. 

४) चिन्ह प्रमाण : जेव्हा ज्ञान द्या घटनेत ज्ञाता ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष उपस्थित असते. ज्ञेय 
आणि ज्ञानानुभव या प्रक्रिया चिन्हांच्या आश्रयाने उपस्थित असतात आणि त्यावेळचे ज्ञान 
यथार्थ मानळे जाते तेव्हा चिन्ह प्रमाण मानले असे म्हणतात. उदा, भोतिकदासराच्या शिक्षकाने 
चिन्हांच्या सहाय्याने पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षण आहे असे सांगणे आणि विद्यार्थ्याने ते यथार्थ म्हणून 
स्वीकारणे. | 

ह्या प्रमाणांची उभी श्रेणी लावण्याचे प्रयत्न वारंवार होतात. उदा. वैदिक जेब्हा वेदातील 


SCPE SE SPOS OP 
टीकाहरण / ९० 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


सर्व सत्य असे म्हणतात तेव्हा ते चिन्हप्रमाण सर्वोच स्थानी ठेवतात तर बाकीची प्रमाणे खाली 
ठेवतात. अनेकदा वैज्ञानिक दृष्टिकोणाचा दावा करणारे लोक प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोच स्थानी ठेवतात. 
अतिप्रत्यक्ष प्रमाण नाकारतात, तर अनुमान प्रमाण व चिन्ह प्रमाण यांना दुय्यम आणि तिय्यम 
दर्जा देतात. वास्तविक मानवी जीवनात ह्या चारही प्रमाणांचे सारखेच महत्व आहे. चिन्ह 
प्रमाणाञिवाय शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वातच येणार नाही किंबहुना चिन्हे आहेत म्हणूनच ज्ञानाचे 
दळणवळण शक्य आहे. ह्यातील सर्वात मोठा विरोधाभास कोणता असेल तर बिज्ञानांचा मूलाधार 
जे गणित आहे ते चक्क चिन्ह प्रमाणाच्या आधारे उभे आहे. अनेक वैज्ञानिकदृष्टीचा दावा करणाऱ्या 
लोकांना हे माहीत नाही म्हणून हे आवर्जून सांगावेसे वाटते. अनेकदा वैज्ञानिक सिद्धांत चिन्ह 
प्रमाणाच्या आधारे मांडळे जातात. अनुमानात्मक प्रमाणाच्या आधारे त्यांच्यावर चर्चा होते, 
त्यांच्यासाठी आधार शोधले जातात आणि सरतेशेवटी प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या आधारे ते सिद्ध 
होतात. तेव्हा प्रमाणांचा पिरंमीड कुणी उभा करू नये. थोडक्यात प्रमाणांची उभी श्रेणी लावणे 
चुकीचे आहे. सर्व प्रमाणे सारखीच महत्वाची आहेत. 

ज्ञानाची यथार्थता तपासूनही मनुष्याला थांबता येत नाही तर त्याला ज्ञानाची सत्यताही 
तपासावी लागते, उदाहरणार्थ, एखादी गोष्ट यथार्थ असली तरी ती सत्य असेलच असे नव्हे. 
उदाहरणार्थं कला. कोणतीही कलाकृती ही चिन्ह प्रमाणाच्या आधारे आपण यथार्थ म्हणून 
स्वीकारतो. त्यातून होणारे ज्ञान हे यथार्थ असते पण ते सत्य असत नाही. प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या 
आधारे ते सिद्ध होत नाही. उदाहरणार्थ, ज्युरंसिक पार्क द्या स्मिल्वर्गच्या चित्रपटातील डायनासोर 
हे यथार्थ असतील पण आपण प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या आघारे ते सत्य आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी 
गेलो तर ते काहीच प्रतिसाद देणार नाहीत. कारण ते सत्य नाहीत. आपली स्वप्ने ही यथार्थ 
असतात पण ती सत्य असत नाहीत. भास हेही यथार्थ असतात पण ते सत्य असत नाहीत. 
वैज्ञानिक सिद्धांत हे अनेकदा प्रथम यथार्थ मानले जातात. उदा ६ = \C? हा आईन्स्टाईनने 
चिन्हाच्या आश्रयाने मांडलेला सिद्धांत तो यथार्थ मानायळाही अनेकांनी नकार दिला होता पण 
नंतर तो यथार्थ मानला गेला आणि आज तो सत्य मानला जातो. मात्र प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष 
प्रमाणानेच एखादा सिद्धांत सत्य मानला जातो असेही नाही. उदाहरणार्थ, प्रकाशाच्या गतीने 
एखादी वस्तू प्रवास करेल तर तिचे वस्तूमान शून्य होईल हा सिद्धांत अद्यापही प्रत्यक्ष प्रमाणाधारे 
सिद्ध झालेला नाही पण तो अनुमान प्रमाणाधारे सत्यच मानला जातो. 

मानवी व्यवहारातही अनेकदा ज्ञानाचे सत्यत्व चिन्हांच्या आधारेही स्वीकारले जाते. 
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा- तिला आपण 'क्ष' म्हणू - 'य' ह्या व्यक्तीने खून केला आहे की 


टीकाहरण / ९१ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


नाही हे शोधायचे आहे. समजा न्यायाधिशाला 'य' ह्या व्यक्तीने 'क्ष' ह्या व्यक्तीला 'य च्या 
हस्ताक्षरात पाठवलेली अस्सल धमकीची पत्रे मिळाली. इतकेच नव्हे तर य द्या व्यक्तीचा दरठेवाने 
आणि कायद्याच्या सुदैवाने खून झाला त्यावेळी एक कॅमेरा ऑन झाला होता आणि त्या कॅमेऱ्यात 
समजा 'य' ह्या व्यक्तिने 'क्ष' व्यक्तिचा केलेला खून ही घटना जशीच्या तशी शूट झालेली मिळाली. 
'य' ह्या व्यक्तीला खून झालेल्या वेळी आपण तिथे नव्हतो हे सांगण्यासाठी एकही साक्षीदार 
आणता आला नाही. तर इथे केवळ चिन्हप्रमाणाच्या आधारे 'य' ह्या व्यक्‍तीने 'क्ष' ह्या व्यक्तीचा 
खून केला ही घटना सत्य म्हणून स्वीकारली जाईल ब तिला शिक्षा दिली जाईल, 

थोडक्यात, ज्ञानाची सत्यता तपासण्यासाठी सर्वच प्रमाणे महत्वाची आहेत. ज्ञानाची 
यथार्थता एका प्रमाणाने सिद्ध होऊ शकेल पण ज्ञानाची सत्यता मात्र एकाच प्रमाणाने सिद्ध होईल 
असे नाही. कदाचित ती एखाद्या प्रमाणाने होईल किंवा कदाचित दोन प्रमाणे लागतील. कदाचित 
तीन प्रमाणे लागतील आणि कुणी सांगावे तीन प्रमाणेही पुरणार नाहीत. कारण प्रमाणे 
परस्परविरोधातही जाऊ दाकतात. उदा. प्रकाशाचे स्वरूप. इथे प्रकाश तरंग अणि कण ह्या दोन्ही 
परस्परविरोधी वाटणाऱ्या रूपात सापडला. 

थोडक्यात ज्ञानाची सत्यता आणि ज्ञानाची यथार्थता ह्या दोन भिन्न पातळ्या आहेत. 

एकदा हे विश्‍व आणि ज्ञान ही प्रक्रिया समजून घेतली की मग समाजाकडे वळता येईल. 
समाज आणि विइव हे कोणत्याही अर्थाने भिन्न नाहीत किंवा त्यांच्यात द्वैत नाही. त्यामुळे विश्व 
जसे असते तसाच समाजही वरीलं पातळ्यांत असतो. 

समाज म्हणजे मानव, मानवी संघटना व समूह यांच्यातील ब्राह्मण जाणीव, क्षत्रिय जाणीव, 
वैदय जाणीव आणि दलित जाणीव ह्या चार जाणिवांतील परस्पर-संघर्षाचा, ताण्याबाण्याचा 
आणि समायोजनाचा व त्यांनी धारण केलेल्या मूर्त रूपे वअमूर्त रूपे यांचा संघात होय. जगातील 
कुठल्याही समाजात ह्या चार जाणिवा सुप्त, गुप्त आणि प्रकट स्तरावर अस्तित्वात असतात आणि 
आहेचे वस्तुूपात वा मनरूपात रूपांतर करत असतात. ह्या स्वत:च मितितून जन्मतात आणि 
नंतर मितिकावर स्वार होऊन मितिकाचेही रूपांतर करू पाहतात. द्या सर्वच जाणिवांची सखोल 
चर्चा करणे इथे शक्य नाही. फक्त ह्या जाणिवांची वैशिष्टये सांगितली तरी ती इथे पुरेशी आहेत. 
द्या जाणिवांना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय आणि दलित आशी नावे दिली असली तरी त्यांचा जातींशी 
किंवा वर्णांशी कसलाही संबंध नाही हे लक्षात घेणे अत्यंत आवस्यक आहे. ह्या जाणिवा केवळ 
भारतातच नव्हे जगातील कुठल्याही समाजात आढळतात. उदा. ब्राह्मण ही जाणीव ब त्यातील 
चिन्हप्रामाण्याचा पुरस्कार भारतातील ब्राह्मणांइतकाच मुस्लिम धर्मातील उलेमा, मुल्ला, मौलवी 


टीकाहरण / ९२ 


, SS” टं 
Scanned with CamScanner 


नमडेयांच जतबिचारआणिभातीबजतिन्स शशश यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


पेमाड याता ह. 20...“ सना धानाननिचा जोन गॉन 
किंवा ख्रिश्‍चन धर्मातील धर्मगुरू करत असतात. 
ब्राह्मण जाणीव 

ही जाणीव प्रामुख्याने चिन्हप्रामाण्यावर उभी असते. इथे चिन्हांची सृष्टी महत्त्वाची असते 
तर विदवाची 'आहे' ही पातळी केंद्रस्थानी असते. मात्र तिचा प्रत्यक्ष अनुभव हा अत्यंत दुर्मिळ 
असल्याने अनेकदा मधील ब्राह्मण हे चिन्हप्रामाण्याच्या आधारे राज्य करत राहतात. त्यांच्या 
जवळ आणि इतरांजवळही प्रत्यक्ष अनुभव नसल्याने हे राज्य बिनबोभाट चालते. त्यामुळेच 
“आहे? ही पातळी बाजूला राहते आणि प्रतिविशव म्हणजे परलोक अस्तित्वात येतो हा परलोक 
अर्थातच खोटा, आभासात्मक असतो. हिची संरचना पुढीलप्रमाणे- 


१. धार्मिक : 

(अ) ईइवर किंवा देव आहे असे मानते. ईश्‍वर म्हणजे कोणी चालक शासक असतो तोच ह्या 
विश्वाची निर्मिती, सांभाळ आणि नाश करतो. हे विश्‍व ईश्वराचे असते. स्वर्ग आणि नरक 
अदी मृत्यूनंतरच्या जीवनाची कल्पना असते. ही कल्पना अर्थातच चिन्हांच्या सहाय्यानेच 
शक्‍य होते. 

(ब) ईश्‍वरी अवतार किंवा प्रेषित ह्यावर श्रद्धा अते. त्यांची पूजा-अर्चा वेळी असता किंवा 
त्यांचे अनुकरण केले असता चांगल्या फळांची अपेक्षा असते. 

(क) ईश्‍वराने निर्माण केलेलया मंत्रतंत्रावर किंवा जादूवर विश्वास असतो किंवा ह्यांची ईश्‍वर किंवा 
ब्राह्मण किंवा देवदेवता द्यांच्याकडूनच निर्मिती झाली असा विशवास वाटतो. 

(ड) ईश्‍वर आणि मानव यांच्यातला मध्यस्थ म्हणून त्राण काम करत असतो. ब्राह्मण हा 
धार्मिक गुरू व पापाचे विमोचन करणारा असतो, ईश्वर द्य ब्राह्मणाचे ऐकतो, असा समज 
असतो. 

(इ) कलाक्षेत्रात अभिजातवादाचा उदय. 

२. राजकीय : 

(अ) राजा किंवा प्रमुख हा ईवराचा अंद - सर्व भूमी ईश्‍वराची असते. 

(ब) कायदे धार्मिक वा ईश्‍वरी असतात किंवा ईइवर प्रेषिताकडून ते पाठवतो. 

(क) ब्राह्मण हाच राजाचाही गुरू असतो. धर्माज्ञा त्यालाही मानावी लागते. किंवा राजा हाही 
धामिकतेचा अंश असतो. 


टीकाहरण / ९३ 


(७.१ rer SE TRIE 10... tN 
Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


३. सामाजिक : 

(अ) समाज व मानव ईश्वरनिर्मित. आदि स्री व आदि पुरुष यांच्यातून ईश्वरानेच मानववंश 
निर्माण केल्याचा विश्‍वास. स्वर्ग वा नरक महत्त्वाचे. सृष्टीच्या पलीकडील गोष्टी 
महत्त्वाच्या. 

(ब) ब्राह्मणांचे सामाजिक वर्चस्व. त्यांच्या मंत्रतंत्रामुळे घटना घडतात हा विश्‍वास. 

(क) ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण जाणीवही श्रेष्ठ; इतर तीन जाणिवा दुय्यम असतात. 

(ड) कुटुंबसंस्था पूर्णपणे धार्मिक संस्काराखाली. पिता ईश्वराचा अवतार. माता ईइवरी अवतार. 

(इ) इथे व्यक्त ही 'आहे' ह्या पातळीची, परलोकाची, परलोकातून हाकललेल्या आदी जोडप्याची 
किंवा परलोकाने / ईश्वराने वाचवलेल्या व्यक्ती वा मितिकाची बायप्रोंडवर म्हणून बघितली 
जाते. त्यामुळेच आपण सारे ईश्‍वराचे पुत्र, ईवराची लेकरे / अपत्ये, देवाचे पुत्र वगेरे 
कल्पना जन्मास येतात. 

४. आर्थिक: 

(अ) कुटुंब, उपजीविका व जागा ही ईउवरामुळे मिळालेली व ब्राह्मणी व्यवस्थेद्वारा वा प्रत्यक्ष 

. ब्राह्मणांद्वारा नियंत्रित. 

(ब) ब्राह्मण जाणिवेत चिन्हप्रमाण्य हेच मुख्य प्रमाण असते आणि आर्थिक संरचना ईरवरी 
कायद्यात फिरत राहते. 

५. दिक्षण : 

(अ) ईइवरविषयक शिक्षण महत्त्वाचे. धार्मिक शिक्षणसंस्था महत्त्वाच्या. धर्म पारलौकिक असतो. 

(ब) शिक्षण ब्राह्मण वर्गाच्या हातात. 

(क) शिक्षणावर चिन्हप्रामाण्याचा प्रभाव. उदा. शब्दचिन्हे महत्त्वाची मानल्याने शाब्दप्रामाण्य 
महत्त्वाचे. आत्मविद्या महत्त्वाची पण प्रत्यक्षात परलोकविद्याच शिक्षणावर प्रभुत्व गाजवते. 


क्षत्रिय जाणीव 


परलोकाकडून भूमिकडे संक्रमण आणि सृष्टी (क्षेत्र) महत्त्वाची ठरणे हे क्षत्रिय जाणिवेचे 
केंद्रस्थान होय. तिची संरचना पुढीलप्रमाणे-  , | 


१, धार्मिक : 
(अ) ईश्वर आहे. हे विश्व ईवरनिर्मित - स्वर्ग-नरकावर विस्वास. भूमी वा क्षेत्र राजाच्या वा 


TR PEO RR 
टीकाहरण / ९४ 


er 
Scanned with CamScanner 


रा. ३ ८ ss = 
® RN - »- = 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


शासनाच्या वा सरंजामदाराच्या मालकीचे. 

(ब) ईदवरी अवतार वा प्रेषित ह्यावर विशवास. पण हा अवतार ईइवरातून मानवाकडे येण्याऐवजी 
मानवाकडून ईश्वराकडे गेला ह्या उन्नयनावर आधिक विश्‍वास. 

(क) ईइवरी धर्मग्रंथावर विश्‍वास. 

` (ड) ईइवराकडे जाण्यासाठी मध्यस्थ नको - व्यक्तीवर विश्‍वास पण कर्मकांडाब्रर अविइवास. 
गुरू निवडण्याचे स्वातंत्र्य - ब्राह्मणाऐवजी गुरू महत्त्वाचा. मध्यस्थ म्हणून ब्राह्मणाचे महत्त्व 
दुय्यम. 

(इ) गुरू व विद्वान ज्ञानाची लागवड करणारा शेतकरी होय. काहीवेळा सृष्टी हीच ईर्वर. 

२. राजकीय : _ 

(अ) राजा व राज्य ईदवरी किंबा असाधारण, शासनाच्या सर्वकष नियंत्रणाचा विस्तार - राजेशाही 
किंवा हुकुमशाही राष्ट्रवादाचा उदय - देशीवादाचा उदय. सरंजामदार राजाचे प्रतिनिधी. 
राज्यवाद प्रभावी. 

(ब) कायदा करण्याचा अधिकार राजाला वा राज्याला. न्यायाधीश राजाच. 

(क) राजा, राज्य हे गुरू व मार्गदर्शक. राजाज्ञा मोठी. 

३. सामाजिक : | 

(अ) समाज म्हणजे राजाच्या / सरंजामदाराच्या / राज्याच्या प्रदेशातील मानवी समूह - जमीन 
(क्षेत्र) हा सामाजिक तत्त्वांचा मूख्य आधार. . 

(ब) व्यक्ती ही राज्यासाठी, भूमीसाठी ह्यातून रोमॅण्टीसिझमचा उदय व वास्तववादाचा उदय. 

(क) राजाचे व राज्याचे वर्चस्व- अंतिम शाब्द राजाचा / राज्याचा. 

(ड) राजा व जमीनदार श्रेष्ठ -भूमी हीच भांडवल - शोती हेच साधन व साध्य. राज्य श्रेष्ठ. 

(इ) राजा, राज्य हा कुटुंबाचा आदर्श-पितृसत्ताक चरमशिखरावर पिता हा कुटुंबाचा राजा. मुले 
ही प्रजा व स्री ही प्रजाच. इथे व्यक्ती ही सृष्टीची बायप्रॉंडक्ट म्हणून बघितली जाते त्यामुळेच 
आम्ही मातीची लेकरे वगैरे कल्पना जन्मास येतात. 

४. आर्थिक : १ 

(अ) आर्थिक उत्पादनाची साधने जमीनदाराची, सरंजामदाराची व राज्याची पर्यायाने ट्राची 


टीकाहरण / ९५ 


क a For SSS 
Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


क ऑऑऑऑऑऑऑशशऑशशशशशशा्ा॒॒॒॒॒ग॒ाआाा॒ा॒ावञञ॒॒अ॒ाञा॒॒॒ा॒याययययवय॒॒बा.ििि्ा 


भूमिनिष्ठ आर्थिक साधने. 

(ब) राजाद्वारे, राज्याद्वारे अर्थव्यवस्था नियंत्रित, 

(क) धार्मिक अंधश्रद्धांना आब्हान व ब्राह्मणांचे वर्चस्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न, त्यामुळे आर्थिक 
तंत्रज्ञानात सुधारणेच्या शक्यता, 

(ड) राज्यासाठी उत्पादन, भूमी जिंकण्याची स्वप्ने व झगडे. 

५. शैक्षणिक : 

(अ) सर्व शिक्षण राज्याला काय उपयोगी आहे त्याचा विचार करुन भूकेंद्रित. 

(ब) शिक्षण धार्मिक पगड्यातून मोकळे. परलोकविद्ेइतकेच सृष्टीज्ञान (ऐहीक धर्मवित्रा) महत्त्वाचे 
ठरते. दण्डनितीचे शिक्षणही महत्त्वाचे ठरते. विज्ञान केंद्रस्थानी. 

(क) अनुमानात्मक प्रमाणाला महत्त्व- चिन्हप्रामाण्याला आव्हान. प्रत्यक्ष प्रमाणावर भर. 


वैय जाणीव 
ही जाणीव महत्त्वाची आहे. कारण संपूर्ण विसावे शतक ह्या जाणिवेच्या प्रभावाखाली 
आहे. इथे प्रत्यक्ष प्रमाण हे महत्त्वाचे होय. सृष्टीऐवजी मानवी प्रतिसुष्टी केंद्रस्थानी येते. तिची 
संरचना पुढीलप्रमाणे 
१. धार्मिक : 
(अ) आहे हाच ईइवर - विदव ईश्वरनियंत्रित नाही. मानवकेंद्रित दृष्टिकोन. भूमी कुटुंबाची वा 
कुटुंबकर्त्याची/कर्तीची. 
(ब) ईश्‍वरी अवतार, प्रेषित, किताब यावर श्रद्धा नाही. 
(क) ईदवराकडे जाण्यासाठी मध्यस्थ नको. गुरू असलाच तर गौण. शिष्याला महत्त्व. 
(ड) गुरू हा स्पिरीच्युअल मॅनेजर. त्यामुळेच विद्वान हा ज्ञानाचा व माहितीचा मॅनेजर व उत्पादक 
होय. 
२. राजकीय : 
(अ) लोकशाहीचा उदय - लोकांचे राज्य - लोकांवर नियंत्रण मॅनेजरचे. 
(ब) लोकांची संसद व लोकांचे कायदे - लोकप्रतिनिधी हे मॅनेजर. 
(क) घटनेप्रमाणे राजकीय व्यवस्था- घटना हीच मार्गदर्शक - सरकार चालवणे म्हणजे कारखाना 
टीकाहरण / ९६ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिब्यवस्था 


चालवणे व मॅनेजमेंट करणे. 

३. सामाजिक : 

(अ) सर्व समान. व्यक्तिवादाचा घोष- विज्ञान, तंत्रज्ञान व मानवशास्त्रांचा प्रचंड विस्तार. 
कलेत वास्तववाद, अतिवास्तववाद वगैरे वादांचा गजबजाट. 

(ब) व्यक्ती भूमीसाठी नसून व्यक्तीसाठी भूमी किंवा राज्य. 

(क) व्यक्तिप्रधान कुटुंबरचना, कुटुंबातही लोकशाही तत्त्वांचा पुरस्कार. त्यामुळे खरीनेही कमवायला 
हवे ही जाणीव. भूमी कुटुंबाची, मालमत्तेची मालकी कुटुंबाची. 

(ड) भांडवलदार श्रेष्ठ, पैशावर श्रेष्ठत्व अवलंबून - मेनेजर हा सत्ताधारी - शेती व कारखानदारी 
ही आंतराष्ट्रीय. शेतीचे बाजारीकरण. व्यक्ती हीही क्रयवस्तूच्या सानिध्यात अनेकदा क्रयवस्तृ 
म्हणूनच बघितली जाते. राबवली जाते. इथे अनेकदा व्यक्ती प्रतिसृष्टीची, प्रतिसृष्टी तयार 
करणाऱ्या उत्पादन व्यवस्थेची व तंत्रज्ञानाची बायप्रॉडक्ट म्हणून बघितली जाते. 

४. आर्थिक: 

(अ) विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे पर्ण वर्चस्व. निसर्ग रूपांतरित करण्याची अत्याधुनिक साधने. 

(ब) भांडवलशाही किंवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था- बाजारव्यवस्थेचा उदय- प्रथम गरजेसाठी 
वस्तूंची निर्मिती; नंतर वस्तू खपाव्यात म्हणून गरजांची निर्मिती, स्पर्धेचा पूर्ण स्वीकार. 

५. शिक्षण : | 

(अ) व्यक्तीसाठी शिक्षण. गुरू संकल्पनेचा अस्त. कामगार व मॅनेजर तयार करण्यासाठी धडपड. 

(ब) प्रत्यक्ष प्रमाण हेच प्रमाण, वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानात्मक शिक्षणपद्धतीचा उदय - शाळा ही 
कारखाना- विद्यार्थी शिकाऊ कामगार असतो. फॅक्टरीप्रमाणे शाळेचे वेळापत्रक व कामकाज 
असते. शिक्षण प्रतिसृष्टीकेंद्रित, त्यामुळे 'वार्ता' म्हणजेच प्रतिसृष्टी तयार करण्याचे तंत्रज्ञान 
- यंत्रज्ञान महत्त्वाचे. 

(क) सरकार हा कारखाना तसेच शिक्षणसंस्था हाही कारखाना, कारखान्याचे मोंडेल हे सर्वव्यापी 
मोडेल. त्यामुळे सर्वच देशांत समान कारखानदारी पद्धत व त्याला पूरक समान 
शिक्षणव्यवस्था, क्षत्रियजाणिवेत सृष्टीतील वस्तूंची अधिकाधिक होती केली जाते, तर 
वैदय जाणिवेत प्तिसृष्टीती वस्तूंची शेती केली जाते. यंत्र हा एका अर्थाने वैश्य जाणिवेचा 
नांगरच होय. पृथ्वीवरील खनिजे, कच्चा माल अंतर्गत भूमी ही जमीन होय. प्रतिवस्तूंची 


PRPS 
टीकाहरण / ९७ 


Scanned with CamScanner 


TR याळ १ क आळा क र 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यबस्था 


निर्मिती ही हवामानाशी कमी निगडित असल्याने क्षत्रिय जाणिवेतील भूमीनिष्ठता कमी कमी 
होत जाते. 
दलित जाणीव 


दलित जाणीव ही महत्त्वाची आहे. कारण आपण सर्व तिच्या प्रभावाखाली येऊ लागलो 

` आहोत. इथे सर्व ्रमाणांचा लय होतो. प्रत्यक्ष हे चिन्हांसारखे तर चिन्हे ही प्रत्यक्ष होतात. ब्राह्मण 
जाणिवेत चिन्हे अदभुत व अगोचरसूचक असतात. इथे ती अदभूतता गमावतात. दलित जाणिवेत 
मानवी प्रतिसृष्टीबरोबर मानवी चिन्हसृष्टी केंद्रस्थानी येते. ह्या जाणिवेची संरचना पुढीलप्रमाणे: 

१. धार्मिक : | 

(अ) ईश्वर नाही किंवा आहे ह्याविषयी मत नाही. अनेकदा नास्तिकतेकडेच कल. ईऱवर हे एक 
चिन्ह . | 

(ब) धार्मिक ग्रंथ हा 'चिन्ह', पंथांचा, बादांचा अंत. संघटित धर्मांचा लय किंवा संघटित धर्म 
चिन्ह म्हणून बघितला जातो. 

(क) शून्याकडे जायचे असेल तर स्वतःचा मार्ग स्वतःच निवडायचा. गुरूही नको. मध्यस्थही 
नको आणि शिष्यांचे मीपणही नको. सत्याकडे जाण्याचा निश्‍चित मार्ग नाही. किंबहुना 
र हे मार्गरहीत आहे किंवा प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा मार्ग स्वतःच शोधावा लागतो असा 

EO 


(ड) कलेत वादांचा अंत. 
२. राजकीय : 


(अ) राज्य सर्वाचेच. शासनसंस्थेचा अस्त किंवा स्पर्धाविरहित लोकशाही. भूमी ही अतिव्यक्तिगत 
बाब 


(ब) लोकांचे राज्य, लोकांचे कायदे. घटना हीच शक्ती. शासन हे सेवाक्षेत्र. 


(क) राज्य आवश्‍यक; पण लोकच कुठल्याही महत्वाच्या प्रश्‍नावर कॉम्प्युटरमधून मत पाठवतील. 
त्यामुळे प्रत्येक नागरिक संसदेचा सभासद. राज्य म्हणजे चिन्हांचा संघात. 

(ड) सर्वांनाच राज्यसंस्थेत अधिकार. कायद्यात व्यक्तिगततेचा विस्तार व व्यक्तिगतेला प्रचंड 
वाव, 


oo 
टीकाहरण / ९८ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिब्यबस्था 


३. सामाजिक : 

(अ) सामाजिक स्तरांचा नाश- समतेऐवजी सर्वच ब्यक्ती मौलिक आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तींची 
मौलिकता जोपासली पाहिजे हा विचार. थोडक्यात, समतेऐवजी मौलिकता. सेवा केंद्रीत व 
सुविधाकेंद्रत क्षेत्रांची वाढ. | 

(ब) कूटुंबसंस्थेचा विल्य- मुले समाजाची - प्रत्येक मुलामुलींचे सर्वचजण आईबाप- कुटुंबाऐवजी 
सेवाक्षेत्राकडून संगोपन- किंवा संगोपनाचे मॅनेजमेंट (करा ही त्याची सुल्वात मानता येईल) - 
फ्री सेक्स. 

(क) व्यक्तीचे अनेकदा चिन्हात रूपांतर. तिच्याकडे केवळ एक चिन्ह म्हणून बघितले जाते. एका 
अर्थाने, इथे व्यक्ती चिन्हपृष्टीचे बायप्रॉंडक्ट म्हणून बघितली जाते. 

४. आर्थिक : 

(अ) प्रत्येक कार्य मौलिक. त्यामुळे सर्वांना कामाच्या तासानुसार वाटा. 

(ब) सर्व उत्पादन हे यंत्राद्वारेच होईल, कामापासून अधिकाधिक मुक्तता- कामाचे तास कमी 
कमी होत जातील, चिन्हीय यत्रांचे (semiotic Machin९7))चे उत्पादन उदा. टीव्ही. 
संगणक 

(क) अर्थव्यवस्था ही सतत बदलणारी त्यामुळे महासिद्धांताचा आणि महाव्यवस्थापनाचा अंत. 

(ड) आर्थिक व्यवस्थेवर चिन्हसृष्टीचा प्रचंड प्रभाव त्यामुळेच जाहिरात, मिडीया वगेरेंना प्रचंड 
महत्त्व. सेवा केंद्रांचा विस्तार. 

५, शिक्षण : | 

(अ) व्यक्तींची मौलिकता ओळखून त्यानुसार तिला शिक्षण देणारी पद्धती. त्यामुळे स्थिर अशी 
शिक्षणपद्धती नाही. सतत बदलासाठी तयार करण्याची धडपड. 

(ब) शिक्षण सर्वानाच मुक्त व मोफत. 

ह्या सर्व जाणिवा मानवी मनात आणि मानवी संस्थांत मूर्त आणि अमूर्त रूपात 
वावरत असतात. ह्यातील कधी चार, कधी तीन, कधी दोन, तर कधी एकच जाणीव 


"एखाद्या घटनेत प्रधान असते. आरंभीला ब्राह्मण नंतर क्षत्रिय नंतर वैश्य नंतर दलित अशा 


क्रमाने त्या केंद्रस्थानी आल्यासारख्या दिसतात मात्र हा अनुक्रम असाच आहे असा मात्र ' 
माझा दावा नाही. समाजात कुठलीही जाणीव कधीही आणि कुठल्याही काळात केंद्रस्थानी 
येऊ शकते. उदा. काही इस्लामी देशात अचानक अलिकडे ब्राह्मण जाणीव केंद्रस्थानी 


टीकाहरण / ९९ 


Scanned with CamScanner 


पचत 


YN 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


आलेली दिसते. थोडक्यात इथे अनुक्रमात्मक मांडणी भासते पण ती तशीच असेल असे 
नाही. ह्या जाणिवांचे ब्राद (ब्राह्मण दलित), दक्ष (दलित क्षत्रिय), वैद (वैश्य दलित), 
वक्ष (वैश्य क्षत्रिय) वगैरे उपप्रकार पाडता येतील. त्यांना युग्म जाणीव म्हणता येईल, 
जिथे तीन जाणिवा एकत्र येतील तेव्हा त्यांना जाणीवत्रय म्हणता येईल उदाहरणार्थ, क्षवैद. 
ब्रादवै. 


ह्या जाणिवांच्या प्रकाशात आपण अनेक घटना नीटपणे पाहू शकतो. उदाहरणार्थ, 
नामांतराची घटना ही वैत्रा घटना आहे. एकीकडे आंबेडकरांच्या नावाबाबत शाब्दप्रामाण्याचा 
स्वीकार तर दुसरीकडे ज्या वैय जाणिवेतील समता ह्या तत्त्वासाठी लढत आहेत, त्या लढ्याचे 
तत्त्वज्ञान. जगाच्या इतिहासात प्रबोधन काळापर्यंत ब्राक्ष जाणीव प्रभावी दिसते तर नंतर वैद 
जाणीव प्रभावी ठरलेली दिसते आहे. कार्ल मार्स अपयशी ठरला ह्याचे कारण तो फक्त वैक्ष ह्या 
युमजाणिवेत वावरत होता. ब्रामण जाणिवेकडे त्याने साफ दुर्लक्ष केले. परिणामी ह्या ब्राक्ष जाणिवांनी 
सर्व व्यवस्था बिनधोक ताब्यात घेतली. त्याची दुसरी चूक वैइय जाणिवेचे कामगार वैश्य 
जाणिवेतील भांडवलदाराशी तडजोड करू शकतील हे त्याच्या लक्षात आले नाही. रशियात तर 
ब्राह्मण जाणिबांनी मार्क्सलाच प्रेषित व दास कॅपिटललाच ईरवरी ग्रंथ करून व्यवस्थित पुरोहितगिरी 
केली. 

द्या सर्व विवेचनातून महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतो तो असा की, 'टीकास्वयंबर' मधल्या 
नेमाडे यांची जाणीव कोणती ? द्या प्रश्‍नांचे उत्तर वैक्ष असे आहे. नेमाडे क्षत्रिय जाणिवेतून पूर्ण 
मोकळे झालेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या समीक्षेत क्षत्रिय आणि वैय जाणिवेचा सतत ताणाबाणा 
चाललेला आढळतो. नेमाउँचा जातिव्यवस्थेकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो ही गोष्ट 
निर्विवादपणे सिद्ध करतो. नेमाडेंच्या एकंदर विचारसारणीत क्षत्रिय जाणीव ही प्रधान असल्याने 
नेमाडे जातिव्यवस्थेच्या विरोधात नाहीत हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. ह्या संदर्भातीळ त्यांची 
भूमिका पान ३०४ वर त्यांनी पुढीलप्रमाणे मांडली आहे. ती वाचताना नेमाडे मराठ्यांचे नवीन 
राज्य तर स्थापन करायला निघालेले नाहीत ना, अशी शंका येते. नेमाडे म्हणतात, 

“ आपण जातिव्यवस्थेऐवजी जातीयता हा शब्द वापरला असता तर बरं ज्ञाळं अततं. 
जातिव्यवस्थेच्या मी वित्द्ध नाही; परंतु जातीयतेच्या मी विरुद्ध आहे. जातिव्यवस्था आपल्या 
देशात राहील. जातिव्यवस्थेशिवाय हिंदुस्थानातील अगणित समूहांची व्यवस्था टिकेल असे मळा 
वाटत नाही. आपल्या अफाट जनसमुदवायात धार्मिक वांशिक, भाषिक इत्यादी अनेक सूक्ष्मातियूकष्म 


_©_ा॒ 
टीकाहरण / १०० 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
फोक तशा... 


Mating Group5, बेटी व्यवहार करणारे समूह आपापली अस्मिता टिकवून स्वायत्त रीतीने 
जगत आले आहेत. त्यांच्यात परस्परांचा आदर करण्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत. ह्या आपोआपच 
तयार झालेल्या आडव्या परस्परसमान रचनेला मी जातिव्यवस्था म्हणतो. परंतु या समूहांची 
उभी श्रेणीव्यवस्था लावण्याचे प्रयत्न कट्टर हिंदुत्ववादी पूर्वीपासून कतत आलेले आहेत. असे 
प्रयत्न म्हणजे जातीयता. आपण जास्तीत जास्त कठोर प्रहार कशावर करायला पाहिजे तर तो 
जातीयतेवर / मराठवाड्यातील लोकांनी जातीयतेबद्दळ बोलणं नवीन नाही. वर्तमानपत्राच्या, 
संस्थांच्या, राजकीय प्रणालीच्या आडून शिताफीनं हे जातीयतेचं विष आपल्यात पसतवलं जातं. 
महाराष्ट्रात तेराव्या शतकापासून सर्वच विचारवंतांनी जातीयतेवर प्रहार केलेला आहेच, परंतु तो 
अधिक खोलवर करणं आव्यक झालं आहे. विशेषतः जातीयतेच्या उंचसललपणानुसार तो 
बदलत जाईल, ” - 

नेमाडे यांची ही भूमिका खोलवर जाऊन तपासणे आवश्यक आहे. कारण नेमाडेंनी भारतीय 
समाजाचे पान ८० वर वर्णन करताना त्याच्या दोन व्यवस्थांकडे लक्ष दिले आहे. एक जातिव्यवस्था 
आणि दुसरी देशब्यवस्था. नेमाडेंच्या दोन व्यवस्थांपैकी ही एक महत्त्वाची व्यवस्था असल्याने 
देशीयतेच्या भूमिकेतील नेतिक जाणीव तिच्यावर मोठया प्रमाणावर अवलंबून असणार हे उघड 
आहे. 

जातिव्यवस्थेचा विचार नेमाडेंनी त्यांच्या पुस्तकात सतत मांडलाय खरा, पण त्याचा 
पुरेसा खोल विचार त्यांनी केलेला आहे असे दिसत नाही. नेमाडेंचे निष्कर्ष तपासायचे असतील 
तर आपणाला मात्र सखोल चर्चा करावी लागेल. मी इथे जे सिद्धांतन करतोय त्याला जातिव्यवस्थेची 
Theory of Knowledge असे म्हणता येईल. हा सिद्धांत पुरेशा सामग्रीसह सिद्ध करणे इथे 
शाक्य नाही. भविष्यात ह्यावर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिहिण्याचा माझा मानस आहे हा सिद्धांत जुना 
आहे की नवा हे तज्ज्ञ ठरवतील. त 

समाजात नेहमीच ज्ञानाच्या चार पातळ्या आस्तित्वात असतात. 

१. अमूर्त अप्रत्यक्ष : द्या पातळीला प्रत्यक्ष प्रमाण नसते. मात्रती अतिप्रत्यक्ष प्रमाणावर 
उभी राहते त्यामुळेच अनेकदा चिन्हप्रामाण्याचा इथे आधार घेतला जातो. ही नेहमीच अनंत, 
निराकार वगैरे गोष्टीविषयी बोळत असते. हिला वहन करणारे हे मानवापेक्षा नेहमी श्रेष्ठ मानले 
जातात. हिला अत्याधुनिक भाषेत स्पिरीच्युअळ इंजिनिअरिंग असे मी म्हणतो. द्याच तंत्रज्ञानातून 
यज्ञ, उपासना, पूजा-अर्चा वगैरे गोष्टी जन्मतात. इथे चिन्हप्रामाण्य महत्त्वाचे ठरते तर अतिप्रत्यक्ष 
प्रमाण हा कणा असतो. 


रि 
टीकाहरण / १०१ 


Scanned with CamScanner 


HR SD ge Wi 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 
nN 


२. समूर्त अप्रत्यक्ष : ह्या पातळीला प्रत्यक्ष प्रमाण नसते. मात्र अनुमानात्मक प्रमाणाचा 
इथे आधार घेतला जातो. हे अनंताने धारण केलेल्या सांत पण इतरांना अगोचर आणि त्या 
व्यक्तीला मात्र गोचर अशा गोष्टीविषयी बोलते. हिला मी आधुनिक परिभाषेत ह्युमन इंजिनिअरिंग 
असे म्हणतो. हिचे तंत्रज्ञानात्मक स्वरूप कायदा, नीती, शासन इत्यादी स्वरूपात असते. इथे 
अनुमानात्मक प्रमाण महत्त्वाचे ठरते. . 


३. अमूर्त प्रत्यक्ष : ह्या पातळीला प्रत्यक्ष प्रमाण असते. हेही प्रत्यक्ष जगात कृतीद्वारे 
सिद्ध होते. हे प्रामुख्याने मानवी शरीर, मानवेतर शरीर, प्राणीसृष्टी, वनस्पतीसृष्टी व इतर जे जे 
अस्तित्वात आहे त्याविषयी असते. ही प्रत्यक्ष गोचर गोष्टीविषयी बोलत असते आणि स्वतःची 
गोचर क्षमता सतत वाढवत राहते. उदाहरणार्थ, दुर्मिण हा डोळ्यांच्या गोचर क्षमतेचा विकास 
आहे. मात्र डोळ्याखेरीज दुर्बिणीला अर्थ उरत नाही. ही व्यक्तीला आणि इतरांनाही गोचर असलेल्या 
गोष्टीविषयी बोलते. हिला मी मटेरियेलिस्टिक इंजिनिअरींग म्हणतो. हिच्यातून जगातली सर्व 
आधुनिक विज्ञाने, तंत्रशास्रे, तंत्रज्ञाने, उपकरणे जन्मली आहेत. इथे प्रत्यक्ष प्रमाण महत्त्वाचे 
ठरते. 

४. समूर्त प्रत्यक्ष : ही पातळी कृती असते. ही मानव, मानवेतर जड जे जे अस्तित्वात 
आहे त्याविषयी असते. ही प्रत्यक्ष गोचर कृती असते. मी हिला अप्लाईड इंजिनिअरिंग म्हणतो. 
इथे प्रत्यक्ष प्रमाण हे महत्त्वाचे ठरते. त्याचबरोबरीने अतिप्रतयक्ष प्रमाणही महत्त्वाचे असते. 

सर्वसाधारणपणे मानवी इतिहासाच्या सुल्वातीच्या कालखंडात - १. पशुपालक संस्कृती 
२. कृषिनिष्ठ स्थिर संस्कृती ३. कृषिनिष्ठ भटकी संस्कृती ४. अन गोळा करून जगणारी संस्कृती 
अशा चार संस्कृती अस्तित्वात होत्या. ह्याशिवाय मासे मारणे, शिकार करणे हे प्रमुख व्यवसाय 
असलेल्या संस्कृती अस्तित्वात होत्या. वरील चारही जाणिवा व चारही ज्ञानाच्या पातळ्या 
कमी-जास्त प्रमाणात प्रत्येक टोळीत अस्तित्वात होत्या. 

भारतात सिंधू संस्कृती ही प्रमुख्याने कृषिनिष्ठ स्थिर संस्कृती होती. व्यापाराचा प्रभाव 
तिच्यावर असावा. व्यापार करणारी ही संस्कृती मूलत: कृषीही करत असल्याने संपन्न होती. 
भारतात इतर संस्कृत्याही द्याचवेळी अस्तित्वात होत्या; पण सिंधू संस्कृती ही खऱ्या अर्थाने एक 
विशाळ पट असलेली संस्कृती होती. कदाचित अथेन्सप्रमाणे तिथे लोकशाही असेलही. ह्याबाबत 
काहीच विधान करता येत नाही; पण ज्याअथी त्यांची शत्रे विकसित नव्हती ( ज्यामुळे ती 
आर्याच्या पशुपालक संस्कृतीपुढे पराभूत झाली) त्याअर्थी ती स्पार्टन नव्हती. कृषि व व्यापार 


टीकाहरण / १०२ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिब्यवस्था 
——————— न... 

नीट असल्याने आणि पाण्याची उपलब्धता असल्याने ती संपन्न असावी. आर्यांची आदिम 
ब्राह्मण जाणिवेने भारलेली पशुपालक संस्कृती ब अनार्यांचीआदिम त्रक्षवै जाणिवेने मारलेली 
संस्कृती यांच्यातील या संघर्षात आक्रमक आर्यांनी त्यांना पराभूत केले. ज्ञानाच्या बाबतीत 
सिंधू संस्कृती ही सरस होती. त्यांची नगररचना द्याची साक्ष देते. पशुपालक आर्यांच्या दृष्टीने 
अमूर्त अप्रत्यक्ष पातळी ही सरस होती. कारण जगातल्या सर्व घडामोडी ते केवळ ब्राह्मण जाणिवेतून 
बघत होते. त्यांना लागणारा पाऊस व प्रजोत्पादन हे अमूर्त, अप्रत्यक्ष गोष्टीवर अवलंबून आहे हा 
त्यांचा विश्‍वास होता. तसेच नवीन भूप्रदेश पादाक्रांत करत जाणे ही त्यांची गरज होती. विजय 
मिळवून देणाराही देव असल्याने भूप्रदेश जिंकणे हेही देवांच्या हाती होते. साहजिकच अमूर्त 
अप्रत्यक्ष पातळी ही सरस ठरली. त्यानंतर समूर्त अप्रत्यक्ष पातळी सरस ठरली. आर्याना मूलतः 
सुरुवातीला शेतीचा अत्यंत तिटकाराच असल्याने पराजित सिंधुवासीयांची अमूर्त प्रत्यक्ष पातळी 
ब समूर्त प्रत्यक्ष पातळी ही त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दुय्यम दर्जाची बनली. ज्ञानाची उभा अक्ष 
दर्शविणारी एक श्रेणीच तयार झाली (जगात जवळजवळ सर्वत्रच हा प्रकार घडला). ह्या श्रेणीत 
सर्वश्रेष्ठ जेते असलेल्या आर्यांची अमूर्त अप्रत्यक्ष पातळी सर्वश्रेष्ठ ठरली. त्याखालोखाल समूर्त 
अप्रत्यक्ष पातळी सरस ठरली ब सर्वात शेबटी क्रमांक लागला तो समूर्त प्रत्यक्ष पातळीचा ! 
मानवात पहिल्यापासूनच अमूर्त प्रत्यक्ष व समूर्त प्रत्यक्ष पातळीच्या आधारे जे काम करणारे 
लोक होते त्यांना अमूर्त अप्रत्यक्ष-समूर्त अप्रत्यक्षवाल्या लोकांपेक्षा खालच्या दर्जाचे मानले 
गेले. रथ घडवणाऱ्या सुताराच्या सुतारज्ञानापेक्षा तथाकथित पाऊस पाडणारे भगत किंवा ब्राह्मणाचे 
मंत्र महत्त्वाचे ठरले. घरची कामे ही तर ह्या तळाच्या दोन पातळ्यांच्या आधारेच केली जातात 
त्यामुळे त्यांना तर सर्वात खालचे स्थान मिळाले. आजदेखील खोली सुंदर रीतीने झाडून साफ 
करणे हे रिलेटीब्हिटी शिकवण्याइतके महत्त्वाचे आहे ह्यावर आम्हा लोकांचा विश्‍वास नाही. 
घरच्या कामाचे ज्ञान हे असे शेवटच्या दर्जाचे मानले गेल्यानेच स्री ही शूद्र मानली गेली. ब्राह्मण 
जातीत जन्मलेली स्री आपल्या ज्ञानाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनामुळेच क्षूद्र बनलेली दिसते. 
ज्यावेळेला आदिम समाजात ब्राह्मण जाणीव व अमूर्त सप्रत्यक्ष पातळी ही पुरुषप्रधान झाली 
(विशेषत: किताबी व्राह्मण जाणीव ही तर पूर्णत: पुरुषप्रधान जाणीव आहे) तेव्हापासून पितृसत्ताक 
पद्धत अस्तित्वात आळी आणि स्रीचे समाजातले स्थान तेव्हापासून अधिकाधिक दुय्यम बनत 
गेळे. काही आदिम समाजात अमूर्त प्रत्यक्ष पातळी ब समूर्त प्रत्यक्ष पातळी ही स्त्रियांच्या हातात 
होती व ती ख्रीकडून सरीकडे संक्रमित होत असे. अशा समाजावर सियांचेच वर्चस्व असल्याचे 
दिसते. ह्या सर्व प्रक्रियेत ढोर फाडण्याचे ज्ञान किंवा पायताण तयार करण्याचे ज्ञान हे सर्वात 


टीकाहरण /१०३ 
Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि मारतीय जातिव्यवस्था 


दुय्यम बनत गेले आणि त्यातूनच अस्पृश्यता निर्माण झाली. a erp oes 
श्रमण संस्कृतीतील पुनर्जन्म व कर्मफलसिद्धांताची | आर्यानी अनार्याचा द्र क परला 
व अनार्यातील ब्राह्मण क्षश्रियांनी त्यांना साथ दिली. जगभरच ब्राह्मण आणि क्षत्रिय जाणीव 
हातात हात घालून वाटचाल करताना दिसते. त्यामुळेच जातिव्यवस्था ही अनुवंशिक बनली 
आणि वैश्य (दयांना झळ कमी पोहचली) शूद्र व अस्पृश्य द्या तिन्ही वर्णांना ब्राह्मण क्षत्रिय 
जाणिवेचे कायमचे दास्यत्व पत्करण्याची वेळ आली. महावीर व बुद्ध ह्या वैश्य जाणिवेच्या 
व्यक्तीनी ह्याविरुद्ध बंड केले खरे; पण अमूर्त प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या पातळीचा डाय व माहिती त्यावेळी 
कमी असल्याने त्यांची ही बंडे हवेत विरून गेली. कारण पाऊस का पडतो ? यांसारख्या मूलभूत 
प्रश्‍नांचे चुकीचे का होईना पण 'देव पाडतो' हे उत्तर ब्राह्मण जाणिवेकडे होते. असे कोणतेही उत्तर 
बुद्ध वा महावीराकडे नसल्यानेच ही बंडे अपयशी झाली. कारण तत्कालिन लोकांचे समाधान 
करणारी उत्तरे ब्राह्मण व क्षत्रिय जाणिवेने दिली. परिणामी बौद्ध, जैन इत्यादी सर्व धर्म ब्राह्मणी 
जाणिवेच्या ताब्यात गेले, आजही स्ीमुक्तीसाठी भांडणारी स्री आपल्या घरातील भांडी घासणाऱ्या 
बाईला जी वागणूक देते ती ह्या जातिव्यवस्थेतील ज्ञानाची रचना नीट न केल्यामुळे हे सहज इथे 
लक्षात येईल. जाभनीतून पीक का उगवते ? पाऊस का पडतो ? जग केव्हा निर्माण झाले ? ह्या 
कुणालाही पडणाऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे चुकीची का होईना पण ब्राह्मण जाणिवेकडे असल्याने आणि 
तत्कालीन वैदय जाणिवेकडे ती नसल्यानेच ब्राह्मण जाणीव आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करू शकली. 
अन्यथा ती केव्हाच दुय्यम बनून गेली असती. (आजही ब्राह्मण जाणिवेचे काही तत्वज्ञ प्रत्यक्षांशी 
नाळ तोडून फक्त चिन्हांचा कीस पाडण्यात गढून गेळे आहेतच. तत्त्वज्ञान म्हणजे फक्त चिन्हांचा 
अभ्यास असे म्हणण्याइतपत चिन्हप्रामाण्य आज उंच झालेले दिसते. प्रत्यक्ष जीवनात मात्र ह्या 
ब्राह्मण जाणिवेचे महत्व कमी होत चाललेय. ह्यांच्या तथाकथित भाषा-तत्वज्ञानाला प्रत्यक्ष 
जगात व जगण्यात महत्त्वाचे स्थान उरलेले नाही. मला इथे त्यांचे महत्व कमी लेखायचे नाही; 
पण त्याबाबतची वस्तुस्थिती मात्र सांगावीशी वाटते.) 

जातिव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या ज्ञानाची ही प्रक्रिया व स्तरीकरण तपासले की उपजाती 
का निर्माण झाल्या ते सहज लक्षात येते. उपजातींच्या निर्मितीमागे अनेकदा एखाद्या तंत्रज्ञानात्मक 
तपश्ीठातठा फरक कार्यरत दिसतो. झालाच नंतर अनेक गोष्टींची व अपघातांची जोड मिळालेली 
दिसते. वरील विवेचनावरून जातिव्यवस्था ही एक विशिष्ट वर्गाने निर्माण केलेली मानवनिर्मित 
अशी व्यवस्था आहे हे स्पष्ट होईल, 


ह्या जातिव्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा ब्राह्मणांना व जवळ जवळ त्यांच्या बरोबरीने 
EI RSE POO PON 
टीकाहरण / १०४ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिविचार आणि भारतीय जातिब्यबस्था 
-ंशशारशिशिर्शिशशर000000ीाााूूूू-- 
क्षत्रियांना मिळालेला दिसतो. आजही आपल्या जातीतील मुली इतर जातीत द्यायला नकार 
देणारा वर्ग मराठा आहे. एकीकडे ब्राहमण जातीतून ब्राह्मण जाणीव नाहीशी होत असताना मटा 
वर्ग मात्र अद्याप आपली क्षत्रिय जाणीव सोडायला तयार नाही. आजही द्या देशात राजकीय 
सत्तेला जे कमालीचे महत्त्व आहे, त्यामागे क्षत्रिय जाणीव कार्यरत आहे. ह्य लोकांचा समाजवाद. 
हा एका अर्थाने येऊ घातलेल्या वैद्य जाणिवेला ताब्यात ठेवण्याचा क्षत्रिय जाणिवेचा दोवटचा 
प्रयत्न होता. त्यामागे कसलीही दलित जाणिवेविषयी आस्था नव्हती. त्यामुळे त्यांचे अपयदा 
अटळ होते. नामांतराला ह्या लोकांनी विरोध केला ह्याचे त्यामुळे आइचर्य मानण्याचे काहीच 
कारण नव्हते. नेमाडे हेही ह्या क्षत्रिय जाणिवेच्या संस्कारात वाढल्यानेच त्यांनी जातीयतेळा 
विरोध केला आहे, जातिव्यवस्थेला नाही. 


त्यांच्या एकेका विधानाचा आता ह्या पार्ङखभूमीवर विचार करू. त्यांनी जातिव्यवस्थेपासून 
जातीयता वेगळी काढली आहे. हे म्हणजे शरीर यंत्रणेपासून शरीर वेगळे काढण्याचा प्रकार आहे. 
जातिव्यवस्था आहे म्हणूनच जातीयता आहे. जातिव्यवस्थेडिवाय हिंदुस्थानातील अगणित 
समूहांची व्यवस्था टिकेल असे त्यांना वाटत नाही. जणू काही जातीयता माणसाच्या पोटातून 
आल्याच्या थाटात नेमाडे इथे बोलत आहेत. जातीयता ही एक मानवी व्यवस्था आहे आणि 
कोणतीही मानवी व्यवस्था काही कारणांनी टिकत असते. ही कारणे नष्ट झाली की मानवी व्यवस्थाही 
नाहीशी होते. जातीजातीत लग्ने करणे हे जातिव्यवस्था टिकविण्याचे मोठे कारण असले तरी 
मुळातच महाविद्यालयातून जातीजातीत जे अभिसरण सुरू झाले आहे ते हळूहळू बेटी-बंदी 
तोडेल हे स्पष्टच दिसते आहे. रोटीबंदी तर आता संपतच आलीय. हळूहळू ह्या सगळ्या बन्दया 
तुटणे ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे. कारण मुळातच जातिव्यवस्था तीन गोष्टींच्या आधारे उभी 
होती. (१) जन्मानुसार ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान ब त्यानुसार व्यवसाय, (२) रोटीबंदी, (३) 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था (बळुतेदार पद्धत) ह्या सर्व गोष्टी भारतीय समाजातून हळूहळू नाश पावण्याच्या 
मार्गावर आहेत. तेव्हा जातिव्यवस्था टिकेल ह्या नेमाडेंच्या मताला फारसा अर्थ नाही. नेमाडे 
जातिव्यवस्थेची उभी श्रेणी-व्यवस्था नाकारतात, आडवी स्वीकारतात. कुठल्याही गोष्टीची केवळ 
रुंदी स्वीकारायची आणि उंची नाकारायची हे मुळातच दाक्य नसते. तरीही नेमाडेंच्या मताप्रमाणे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय व दलित समाज श्रेणीव्यवस्थेतून मुक्त झाले आणि सर्वानी सर्व वर्ण समान 
अशी भूमिका स्वीकारली तरी आडव्या श्रेणीत जन्मानुसार व्यवसाय ही गोष्ट तशीच राहते. 
नेमाडेंच्या ह्या कल्पनेप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखाण करायलाच नको. नेमाडेंना हे अभिप्रेत 
नसेळ अशी मी आदा व्यक्त करतो. कदाचित जन्मजात व्यवसाय त्यांना नाकारायचा असेल 


य... र 
टीकाहरण /१०५ 


Scanned with CamScanner 


नेमाडे यांचा जातिबिचार आणि भारतीय जातिव्यवस्था 


(प्रत्यक्षात संपूर्ण पुस्तकात त्यांनी कुठेही असे म्हटलेले नाही). पण जन्मजात व्यवसाय व 
श्रेणीव्यवस्था नाकारली तर जातिव्यवस्थेत उरतेच काय ? जातिव्यवस्था ही केवळ विवाहमंडळाची 
जंत्री होईल. आता ही विवाहमंडळे तरी नेमाडेंना टिकावीत असे का वाटते ? शास्त्रीयदृष्ट्या 
त्यांच्याकडे ह्यासाठी काही आधार असेल असे वाटत नाही. ही केवळ सामाजिक सोय म्हणून 
नेमाडेंना पहायचे असेल तर हा मोठा विनोद आहे एवढेच मी म्हणेन. नेमाडेंच्या पिढीने आपल्या 
आई-बापांना विचारून जातीतच लग्न केले असेल; पण झपाट्याने बदलत चाललेल्या परिस्थितीचा 
वेग बघता एकविसाव्या शतकात मुले, मुली परस्परच ठरवून लग्न करतील हे उघड दिसते. नेमाडे 
क्षत्रिय जाणिवेत वाढल्यामुळे व वैदय जाणिवेचा आवाका त्यांच्या लक्षात न आल्याने कशी 
गफलत करतात, त्याचे हे एक उदाहरण आहे. नेमाडे जे श्रेय इथल्या वारकरी संप्रदायाला देतात 
ते मात्र अत्यंत चुकीचे आहे. जातिव्यवस्था ही मूलत: ज्ञानाच्या रचनेमुळे (उतरंडीमुळे) अवतरली. 
ह्यातील जे ब्राह्मण जाणिवेचे आध्यात्मिक ज्ञान होते त्यावरच वारकऱ्यांनी प्रहार केले. पण ब्राह्मण 
जाणिवेने क्षत्रिय, वैदय जाणिवांचा केलेला वापर ब ज्ञानाची उतरंड दर्शविणारी रचना ह्याबाबतीत 
त्यांचे प्रतिकार शून्य होते. ब्राह्मण जाणिवेबाबत काही मूलभूत काम वारकरी संप्रदायाने केले असे 
म्हणवत नाही. विष्णूच्या जागी विठ्ठल आला म्हणजे फार काही परिवर्तन होत नाही किंवा टाळ 
कुटून अभंग म्हटले म्हणजे समाजव्यवस्था बदलत नाही. नेमाडेंचा वारकऱ्यांबाबत काहीतरी 
घोटाळा आहे एवढे निश्‍चित. भक्तिसंग्रदायाने सर्वाना आध्यात्मिक स्वातंत्र्य मिळवून दिले असेल 
पण ती काही फार महत्त्वाची बाब नव्हे. उपाशी पोटी अध्यात्म सांगण्यातला हा प्रकार आहे. तो 
तुकारामांना पेललेला असेल; पण सामान्य माणसाचे काय ? त्याच्यासाठी ब्राह्मणी जाणिवेचा 
वरवंटा तसाच राहिला. स्मृती तशाच राहिल्या. कायदे तेच राहिले. तेव्हा वारकरी पंथाबाबत ह्या 
संदर्भात तरी फार बोलावे असे मला वाटत नाही. कळीचा मुद्दा इतकाच की, नेमाडेंच्या देशीयतेचा 
जातिव्यवस्था हा जो आधार आहे तो नष्ट होत जाणे अटळ आहे. भविष्यात काही काळ ती दबाव 
गट म्हणून काम करेल असे वाटते. किंबहूना जातींचे वेगवेगळे दबाव गट बनून त्यांनी सामाजिक, ` 
राजकीय, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक पातळीवर आपापल्या तृष्णाच्या पूर्तीसाठी राजकारण, 
सत्ताकारण, अर्थकारण, समाजकारण आणि झिक्षणकारण करायला सुरवात केलेली आहे. त्यांच्या 
आपापसातील क्रिया प्रतिक्रिया आता केंद्रस्थानी यायला सुरवात झाली आहे. ह्या क्रिया 
्रतिक्रियातूनच हळूहळू जातिव्यवस्था नष्ट होणे अटळ आहे. 


_¬_®_®_[_©__[_©__ 
टीकाहरण / १०६ 


Scanned with CamScanner 


